वर्ष ११ , अंक ५२ ] 
- - 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


MALZE 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा धुळे 

१ 

क्रमांक भूसं / कावि -२७६ / एसआर -२३ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट १ मध्ये 
नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 

66 

" 

अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे , सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 

भाग १ ( नाविपु ) ३०४ 


( १ ) 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनीचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


गट नंबर 


१ 


२ - ब / १ / १ 

एकूण 


अनुसूची - १ 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे दिवाणमळा 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


: 


लागवडीलायक 


२ 

हे . आर 

० ६७ 


० ६७ 


पोट 

खराबा 

३ 


[ पृष्ठे १०५ 


हे . 


आर 


O २८ 


० २८ 


एकूण 

क्षेत्र 


हे . 


४ 


आर 


० ९ ५ 

० ९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे दिवाणमळा , तालुका - जिल्हा धुळे , 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पंप हाऊस 
करिता व पोहोच रस्त्याकरिता . 

आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे , सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , 
याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे 

५ 


२ 


अनुसूची - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे . 
अनुसूची - ४ 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील " निरंक " आहे . 


अनुसूची - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित 
होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 
आलेली नाही . 

धुळे , १५ डिसेंबर २०२२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / कावि -६३१ / एसआर -१२ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी खालील 
परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै २०२२ 
रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

66 

" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनीचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 


गट नंबर 


१ 


९ २ / १ - ब / २ 
एकूण 


परिशिष्ट १ 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे महिंदळे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 

२ 


है 
. 


आर 


० २५ 

० २५ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


O 


00 


●● 


एकूण 

क्षेत्र 


हे . आर 

० २५ 


० २५ 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : धुळे - सुरत बाह्य वळणावरील बांधकामासाठी 
मौजे महिंदळे , तालुका - जिल्हा धुळे . 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : धुळे - सुरत बाह्य वळण रस्ता ( रस्ते विकास 
योजना सन १ ९८१-२००१ अन्वये रामा ७ , सन २००१-२०२१ च्या 
रस्ते विकास आराखड्यानुसार सदरचा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक १८ 
व सद्य : स्थितीत रा.म.मा.क्र . ६ ) वरील बांधकामासाठी मौजे महिंदळे , 
तालुका - जिल्हा धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ९ २ / १ - ब / २ चा भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे . 
परिशिष्ट - ४ 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील “ निरंक ” आहे . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १ ९ डिसेंबर २०२२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / कावि -६३२ / एसआर -८ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी खालील 
परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

" 

66 


आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे , सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , 
याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


सदर जमिनीचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 


गट नंबर 


१ 


१४१ पै . 

१४२/१ 

१४२/२ 

१४२/३ 

१४३ पै . 


१५० पै . 
१५१/१ 

१५१/१ 

१५१ / २ - अ 

१५४ पै . 

५७/२ 

एकूण 


र 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे खोरदड 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


: 


लागवडीलायक 


२ 

हे . आर 

० १ ९ 


००१ 


००२ 


००१ 


०११ 


० ०५ 

० ०५ 

० ०५ 


O ०७ 


० १ ९ 


- 


० ७७ 


१ 


००१ 


O 


० 


00 


० ०० 


० 


00 


००१ 


०० 


O 


०० 


०० 


०० 


००१ 


00 


० ०३ 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 


हे . 


० २० 


O 


आर 


O 


० ०२ 


०१ 


० 


०२ 


००१ 


० १२ 

० ०५ 

० ०५ 

० ०५ 

०८ 


० १ ९ 


०८० 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा ( वाढ व विस्तार ) , मौजे 
खोरदड , तालुका - जिल्हा धुळे , 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : पाझण डावा कालवा ( वाढ व विस्तार ) , 

तालुका - जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड - खोरदडवरील 
मुख्य वितरिकेवरील मायनर क्रमांक १ व ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव 
मौजे खोरदड , तालुका - जिल्हा धुळे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


परिशिष्ट - ३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 
परिशिष्ट ४ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील “ निरंक " आहे . 


धुळे , १ ९ डिसेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि- १३८८/२०२२ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

" 

66 

" 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १ ) च्या तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे ; 


66 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 


केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

66 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 

प्रकरण क्रमांक ८ / २०२१ 


रस्ता . 


सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 

१ 


१६४ / १ - अ / १ 

१६४ / ३ - ब / २ 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 

अनुसूची- चार 


२ 
चौ . मी . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना 


नाशिक , २८ डिसेंबर २०२२ . 


३१५१.९ ६ 

६४८.०४ 


३८००.०० 


समाजाला होणारे लाभ : सामाजिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 


अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे नशिराबाद / जळ - भुसावळ / ४ थीरेला / एसआर 
४ / २०२१ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / जळगाव - भुसावळ / ४ थीरेला / एसआर -४ / २०२१ / २०२२ , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची , अनुसूची ' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे नशिराबाद 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

एकूण क्षेत्र 

१ 


७७० पै . 

७६ ९ पै . 
७७५ पै . 

एकूण क्षेत्र 


टिपा. 

( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


:: 


( ४ ) 


—— 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 

१८ 

० ०४ 

० ०६ 


० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - भुसावळ चौथ्या रेल्वेलाईनकरिता जमिनींचे 
संपादन . 


०२८ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे नशिराबाद , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील जमिनी जळगाव - भुसावळ चौथ्या रेल्वेलाईनकरिता 
भूसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळण - वळण . 


३ 

हे . आर 

१८ 

O ०४ 

० ०६ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


जळगाव , २१ डिसेंबर २०२२ . 


० 


०२८ 


५ 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव व 
उप मुख्य अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे , भुसावळ , तालुका 
भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


संबंधित तलाठी नशिराबाद , तालुका जळगाव यांनी संबंधित 
७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ यांनी संपादनाखालील 
गटाच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -६२ ९ / एसआर -३ / सन २०२२ – ज्याअर्थी , 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


J 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या 
कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजवा मुख्य कालव्यावरील फेरसंयुक्त मोजणीनुसार प्रस्ताव मौजे 
बोरीस , तालुका - जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

परिशिष्ट - ५ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

महेश जमदाडे , 


गट नंबर 


१ 


३४६/१ 

३४६/३ 

२०२ - क 

२०२ - ड 


एकूण 


जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे बोरीस 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


० १५ 

० ३५ 


O १२ 


० १६ 


० ७८ 


पोट 

खराबा 


हे , 


० 


३ 


O 


आर 


00 


00 


0 00 


00 


00 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 


हे . 


O 


१५ 

० ३५ 


आर 


O 


१२ 


० १६ 


० ७८ 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : वाडी -शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे बोरीस , तालुका - जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजवा मुख्य कालव्यावरील फेरसंयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव . 

परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


धुळे , ९ डिसेंबर २०२२ . 


७ 


उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन सामान्य , धुळे . 


अधिसूचना 

जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -११ / सन २०२२. – ज्याअर्थी , 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


ל 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

प्रकल्पाचे नाव : वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


८ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या 
कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजवा मुख्य कालव्यावरील कि.मी. १ ते १० मधील फेरदुरुस्ती 
संयुक्त मोजणीनुसार प्रस्ताव मौजे रामी , तालुका - जिल्हा धुळे . 
परिशिष्ट - १ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 
जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे रामी 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


३२६/५ 

३२६/६ 

एकूण 


: 


लागवडीलायक पोट 

क्षेत्र 

खराबा 

३ 


२ 

हे . आर 

O 08 

० ३८ 


० 


४२ 


हे . 


आर 


O ०० 


O ०० 


००० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 


हे . 


आर 


० ०४ 

० ३८ 

० ४२ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा मुख्य कालव्यावरील कि . मी . १ 
ते १० मधील फेरदुरुस्ती संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव , 
मौजे रामी , तालुका - जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

1 " 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , ९ डिसेंबर २०२२ . 


महेश जमदाडे , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन सामान्य , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी / कार्या ९ - ब -१ / ७१६३ / २०२२.- ज्याअर्थी , अहमदनगर 
जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक २५ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी 
अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच महाराष्ट्र 
व कर्नाटक सीमावाद , ग्रामपंचायत निवडणूका तसेच निषेध , निषेधाच्या 
घटना चालू असून , नेत्यांची कार्यालये तोडफोडीच्या घटना चालू असून , 
प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन , जोडे मारो आंदोलन इत्यादींमुळे सार्वजनिक 
शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही . 


त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता 
राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र 
क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / १४४८५ / २०२२ / अहमदनगर , दिनांक 
८ डिसेंबर २०२२ रोजीन्वये विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी , नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचे 
अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि 
सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 
स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ ( १ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी , डॉ . राजेन्द्र ब . 
भोसले , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे , 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडुके , बंदुका , सुरे काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे ; 


९ 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ 
बाळगणे ; 


( ग ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे , जमा 
करणे किंवा तयार करणे ; 


( घ ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा 
यांचे प्रदर्शन करणे ; 


( च ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोचेल अशी 
व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे , अंगविक्षेप 
करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा 
इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे 
किंवा त्यांचा प्रसार करणे . 


मात्र शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे 
आवश्यक आहे , अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुज्ञेय राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे 
२४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अहमदनगर , १३ डिसेंबर २०२२ . 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर , 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जामनेर शहर विकास योजना आरक्षणामध्ये फेरफार / बदल 

करणेविषयी . 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर / १८७१ / २०२२ . - ज्याअर्थी , जामनेर शहर विकास योजना , शासन आदेश क्रमांक ३५१२ / ०३ / प्र.क्र .५ / २०१२ / 
नवि - ९ , दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे . उक्त विकास योजनेत 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरफार / बदल करावयाचे आहेत . 
सदर फेरफार करणेस नगरपरिषद , जामनेर सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ५ ९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . 
फेरफार दर्शविणारा तक्ता 


मंजूर विकास योजना 

मधील विद्यमान वापर 


१ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर 


कृषीक्षेत्र / 
ना- विकास झोन . 


जामनेर , २२ डिसेंबर २०२२ . 


कलम ३७ प्रमाणे 

करावयाचा फेरबदल 


विद्यमान कृषीक्षेत्र / 
" ना- विकास झोन ' 
वगळून “ रहिवास ” 
विभागात समाविष्ट 
करणे . 


फेरबदलाची कारणे 


३ 


गट नंबर २०५ / २ - ब चे निकट परिसरात उत्तरेकडे गट नंबर २ ९९ संजयनगर 
म्हणून लोकवस्ती आहे . जवळच तालुका कृषी कार्यालय आहे . गट नंबर ३०२/१ 
हा गट बिनशेती झालेला आहे . सदर गटास लागून असलेला बिनशेती गट नंबर 
२०७ / २ - ब / २ - ब च्या उत्तरेस राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-८ आहे . बिनशेती गट 
नंबर २०७ / २ - ब / २ - ब यास लगत जामनेर - कोदोली रस्त्याची सुरुवात होते , म्हणून 
गट नंबर २०५ / २ - ब एकूण क्षेत्र १.५२ हे आर पैकी १.३२ हे . आर ही जमीन 
“ ना- विकास ” विभागातून वगळून “ रहिवास ” प्रयोजनासाठी समाविष्ट करणे संयुक्तिक 
होईल . 


वरील फेरबदलांची माहिती दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात कामकाजाचे वेळात नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवणेत आलेला 
आहे . उपरोक्त फेरबदलांचे संदर्भात नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात अध्यक्ष , नगरपरिषद , जामनेर कार्यालयात सादर करावे म्हणजे हा प्रस्ताव शासनाकडून 
मंजुरीकरिता सादर करणेसमयी विचार करणेत येईल . 


सौ . साधना गिरीष महाजन , 

अध्यक्षा , 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRESIDENT 


JAMNER NAGARPARISHAD , JAMNER 

Minor Modification to the sanctioned Development Plan of Jamner Town under Section 37 of the 
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 


Sanctioned 
DP 

Existing 

Purpose 

1 


क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर / १८७१ / २०२२ . - Development Plan of Jamner Town has been sanctioned by State 
Government under the provision of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 has 
been sanctioned under vide Resolution No. 3512 / 03 / CR - 5 / 2012 / UD - 9 , dated 9th May 2012 has come 
into force with effect from 20th June 2012. The Minor Modification of Development Plan has been 
approved by the Municipal Council , Jamner vide Resolution No. 59 , dated 28th November 2022 . 

Modification Reasons 


Agriculture / 


No 


Development 
Zone . 


Under Section 37 

of Modification 


2 


Existing Agriculture / 
No - Development 
Zone deleted and 
included in 
Residential Zone . 


Notification 


99 


Jamner , 22nd December 2022 . 


3 


There is a residential colony Gat No. 299 Sanjaynagar 
close to the said Gat No. 205 / 2 - B . Taluka Agriculture 
Office is also nearby . Gat No. 302/1 has been approved 
for Non - Agriculture use . National Highway 753 - L is 
present on the North Side of Approved Layout of Gat No. 
207 / 2 - B / 2 - B which is adjacent to the said land . Jamner 
Kodoli Road begins from Approved NA Layout Gat No. 
207 / 2 - B / 2 - B . Hence , it would be appropriate to delete 
Area admeasuring 1 Hectare 32 Ares of Gat No. 205 / 2 - B 
from No - Development Zone and include it in Residential 
Zone . 


The above - mentioned modified Development Plan ( part plan ) duly signed by Chief Officer is kept 
in the office of Municipal Council and working days during office hours for inspection for the public in 
pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966. It is hereby 
notified that any person having any objection / suggestions in respect of the said proposed minor 
modifications plan to the said DP may communicate in writing to President , Jamner Municipal Council 
within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette so that 
those can be considered before submitting the above proposal for sanction from Government . 


SADHANA GIRISH MAHAJAN , 
President , 

Jamner Nagarparishad , Jamner , 

district Jalgaon . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जामनेर शहर विकास योजना आरक्षणामध्ये फेरफार / बदल 
करणेविषयी . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


अधिसूचना 

क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर / १८७२ / २०२२ . - ज्याअर्थी , जामनेर शहर विकास योजना , शासन आदेश क्रमांक ३५१२ / ०३ / प्र.क्र .५ / २०१२ / 
नवि - ९ , दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे . उक्त विकास योजनेत 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरफार / बदल करावयाचे आहेत . 
सदर फेरफार करणेस नगरपरिषद , जामनेर सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ५८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . 
फेरफार दर्शविणारा तक्ता 


मंजूर विकास योजना 

मधील विद्यमान वापर 


१ 


कृषीक्षेत्र / 
ना- विकास झोन . 


कलम ३७ प्रमाणे 

करावयाचा फेरबदल 


जामनेर , २२ डिसेंबर २०२२ . 


विद्यमान कृषीक्षेत्र / 
ना- विकास झोन 
वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट 
करणे . 


फेरबदलाची कारणे 


3 


गट नंबर २०५ / २ - अ चे निकट परिसरात उत्तरेकडे गट नंबर २ ९९ संजयनगर 
म्हणून लोकवस्ती आहे . जवळच तालुका कृषी कार्यालय आहे . गट नंबर ३०२/१ 
हा गट बिनशेती झालेला आहे . सदर गटास लागून असलेला बिनशेती गट नंबर 
२०७ / २ - ब / २ - ब च्या उत्तरेस राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-८ आहे . बिनशेती गट 
नंबर २०७ / २ - ब / २ - ब यास लगत जामनेर - कोदोली रस्त्याची सुरुवात होते , म्हणून 
गट नंबर २०५ / २ - अ एकूण क्षेत्र १.५१ हे . आर ही जमीन ना- विकास विभागातून वगळून 
रहिवास प्रयोजनासाठी समाविष्ट करणे संयुक्तिक होईल . 


वरील फेरबदलांची माहिती दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात कामकाजाचे वेळात नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवणेत आलेला 
आहे . उपरोक्त फेरबदलांचे संदर्भात नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात अध्यक्षा , नगरपरिषद , जामनेर कार्यालयात सादर करावे म्हणजे हा प्रस्ताव शासनाकडून 
मंजुरी करता सादर करणेसमयी विचार करणेत येईल . 


साधना गिरीष महाजन , 

अध्यक्षा , 

जामनेर नगरपरिषद , जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRESIDENT 


JAMNER NAGARPARISHAD , JAMNER 

Minor Modification to the sanctioned Development Plan of Jamner Town under Section 37 of the 
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 


Agriculture / 


No 


क्रमांक नपजा / साप्र / आरआर / १८७२ / २०२२.- Development Plan of Jamner Town has been sanctioned by 
State Government under the provision of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 
has been sanctioned under vide Resolution No. 3512 / 03 / CR - 5 / 2012 / UD - 9 , dated 9th May 2012 and it 
has come into force with effect from 20th June 2012. The Minor Modification of Development Plan has 
been approved by the Municipal Council , Jamner vide Resolution No. 58 , dated 28th November 2022 . 
Sanctioned Modification Reasons . 
DP 

Existing 

Purpose 

1 


Development 
Zone . 


Under Section 37 

of Modification 


2 


Existing Agriculture / 
No - Development 
Zone deleted and 
included in 
Residential Zone . 


Notification 


१३ 


Jamner , 22nd December 2022 . 


3 


There is a residential colony Gat No. 299 Sanjaynagar 
close to the said Gat No. 205 / 2 - A . Taluka Agriculture 
Office is also nearby . Gat No. 302/1 has been approved 
for Non - Agriculture use . National Highway 753 - L is 
present on the North Side of Approved Layout of Gat No. 
207 / 2 - B / 2 - B which is adjacent to the said land . Jamner 
Kodoli Road begins from Approved NA Layout Gat No. 
207 / 2 - B / 2 - B . Hence , it would be appropriate to delete 
Area admeasuring 1 Hectare 51 Ares of Gat No. 205 / 2 - A 
from Agri / No Development Zone and include it in Residential 
Zone . 


The above - mentioned modified Development Plan ( part plan ) duly signed by Chief Officer is kept 
in the office of Municipal Council and working days during office hours for inspection for the public in 
pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966. It is hereby 
notified that any person having any objection / suggestions in respect of the said proposed minor 
modifications plan to the said DP may communicate in writing to President , Jamner Municipal Council 
within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette so 
that those can be considered before submitting the above proposal for sanction from Government . 


SADHANA GIRISH MAHAJAN , 
President , 

Jamner Nagarparishad , Jamner , 

district Jalgaon . 


१४ 


क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण / नों . क्र .५ / ४८७१ / सन २०२१-२०२२ - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर -४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये 
नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , श्रीरामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , श्रीरामपूर यांचे अधिनस्त परिरक्षण 
भूमापक बेलापूर यांचे सजेमध्ये मौजे वांगी बु ।। , लाडगाव , कान्हेगाव व परिरक्षण भूमापक गावठाण यांचे सजेमध्ये मौजे कमालपूर , दिघी , 
रामपूर व मुठे वाडगाव ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 


अ . क्र . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , श्रीरामपूर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे वांगी खुर्द , 
वांगी बु ।। , लाडगाव , कान्हेगाव ही गावे परिरक्षण भूमापक , बेलापूर यांचे सजात मौजे कमालपूर , दिघी , रामपूर व मुठे वाडगाव ही गावे 
परिरक्षण भूमापक , गावठाण यांचे सजांमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


१ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


४ 


५ 


६ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांजकडून 

अधिसूचना 


७ 


८ 


तालुका 
२ 

श्रीरामपूर 


श्रीरामपूर 


सजा 


३ 


परिशिष्ट 


परिरक्षण भूमापक बेलापूर बु ।। 


परिरक्षण भूमापक गावठाण 


एकूण .. 


गावाचे नाव 


४ 


वांगी खुर्द 

वांगी बु ।। 


लाडगाव 


कान्हेगाव 


कमालपूर 

दिघी 


रामपूर 

मुठे वाडगाव 

८ गावे 


: 


: 


J 


: 


: 


: 


सनद फी वसुली रक्कम 

५ 


७४३३ 


१३११३ 


२२४३३ 


३३०४८ 


२३४६४ 


१३७४२ 


१०५७० 


५ ९ १३४ 


१८२ ९ ३७ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


४ 


५ 

६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


सजा २ 


सद्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षण 

भूमापक 

गावठाण . 


गावे ३ 


परिशिष्ट 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 

परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


गोंडेगाव 

भोकर 

वडाळा महादेव 

निमगाव खैरी 

टाकळीभान 

उंदीरगाव 


खडाळा 


माळ वाडगाव 


खोकर 

हरेगाव 

शिरसगाव 


एकूण ११ गावे 


मिळकती 

४ 


३६५ 


७५६ 


४६४ 

६ ९ १ ७१२ 

१०३६ 


४०७ 


५२ ९ 


३५५ 

११३० २२६ 


६६७१ 


गावे 

५ 


1 1 1 | | | | | | | 1 


कमालपूर 

दिघी 


रामपूर 

मुठेवाडगाव 

४ गावे 


मिळकती 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


५७ 

३२ 

६० 

१० ९ 


२५८ 


सजा 

७ 


परिरक्षण 

भूमापक 

गावठाण . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 

८ 


गोडेगाव 

भोकर 

वडाळा महादेव 

निमगाव खैरी 

टाकळीभान 

उंदीरगाव 


खडाळा 


माळ वाडगाव 

खोकर हरेगाव 

शिरसगाव 


कमालपूर 

दिघी 


रामपूर 

मुठेवाडगाव 

एकूण १५ गावे 


मिळकती 

९ 


३६५ 

७५६ 

४६४ 

६ ९ १ 

७१२ 

१०३६ 


४०७ 


५२ ९ 


३५५ 

११३० 

२२६ 

५७ 


३२ 

६० 

१० ९ 


६ ९ २ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


अ . क्र . 


१ 


१ 

२ 


४ 

५ 

६ 

७ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 


सजा २ 


सद्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षण 

भूमापक , 
बेलापूर 
बु 
।। 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


परिशिष्ट - चालू उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


गावे ३ 


बेलापूर 
बु 
।। बेलापूर खुर्द 

पढेगाव 


मालुंजे बु . ।। 

निपाणी वडगाव 

उंबरगाव 

भेर्डापूर 

उक्कलगाव 


कारेगाव 

एकलहरे 

खिर्डी 


एकूण ११ गावे 


मिळकती ४ 


२०८१ ३६४ ५७३ 

४४७ १७२१ 

१ ९ ६ ४५१ ६० ९ 

७० ९ 

३३४ 

३१० 


७७ ९ ५ 


गावे ५ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


वांगी बु .।। 
वांगी 
खु 
.।। 


लाडगाव 

कान्हेगाव 

४ गावे 


मिळकती 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


१८ 

१४ 

३३ 

४३ 


१०८ 


सजा 

७ 


परिरक्षण भूमापक , बेलापूर बु ।। 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 

८ 


बेलापूर बु ।। 

बेलापूर खुर्द 

पढेगाव 


मालुंजे 
बु 
।। 

निपाणी वडगाव 


उंबरगाव 

भेर्डापूर 

उक्कलगाव 

कारेगाव 

एकलहरे खिर्डी 

वांगी बु .।। 

वांगी खु . ।। 


लाडगाव 

कान्हेगाव 

एकूण १५ गावे 


मिळकती 

९ 


२०८१ 

३६४ 

५७३ 

४४७ 

१७२१ 

१ ९ ६ 

४५१ 

६० ९ 

७० ९ 

३३४ 

३१० 

१८ 

१४ 

३३ 

४३ 


७ ९ ०३ 


सुनील इंदलकर , 

जिल्हा अधीक्षक , 

भूमि 
अभिलेख 
, 
अहमदनगर 
, 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक बी -८ ( २ ) / आस्था / सुट्ट्या -२०२३ / ७०१४ / २०२२ . – मी , मोहम्मद कासिम शेख मुसा शेख , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जळगाव , 
दिवाणी नियम पुस्तिका , १ ९ ८६ मधील प्रकरण ३६ , परिच्छेद क्रमांक ६ ९९ व ७०२ व मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक 
X - ०२०२/२००१ , दिनांक १८ डिसेंबर २००० व क्रमांक X ( Gen. ) – ०२०२/२०२२/२३४६ , दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ मधील निर्देशांप्रमाणे 
जिल्हा व सत्र न्यायालय , जळगाव व त्यांच्याशी संबंधित जळगाव जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांकरिता वर्ष २०२३ 
करिता खालीलप्रमाणे सुट्ट्या जाहीर करीत आहेत . 

सन २०२३ सालातील सुट्ट्यांची यादी 

दिनांक 
३ 

२६ जानेवारी २०२३ 

१८ फेब्रुवारी २०२३ 

७ मार्च २०२३ 

२२ मार्च २०२३ 

३० मार्च २०२३ 

७ एप्रिल २०२३ 

१४ एप्रिल २०२३ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


सुट्टीचे नाव 

२ 


प्रजासत्ताक दिन 

महाशिवरात्री 


होळी ( दुसरा दिवस ) 

गुढीपाडवा 

श्रीरामनवमी 


गुड फ्रायडे 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व 

महावीर जयंती . 


महाराष्ट्र दिन 

बुद्धपौर्णिमा 

बकरी ईद ( ईद - उल - झुआ ) 

मोहरम 

स्वातंत्र्य दिन 

पोळा ( स्थानिक ) 

गणेश चतुर्थी 

महालक्ष्मी / गौरी पूजन 

अनंत चतुर्दशी व ईद - ए - मिलाद 

महात्मा गांधी जयंती 


दसरा 


१ मे २०२३ 

मे 


२०२३ 


२ ९ जून २०२३ 

२ ९ जुलै २०२३ 

१५ ऑगस्ट २०२३ 

१४ सप्टेंबर २०२३ 

१ ९ सप्टेंबर २०२३ 

२२ सप्टेंबर २०२३ 

२८ सप्टेंबर २०२३ 

२ ऑक्टोबर २०२३ 

२४ ऑक्टोबर २०२३ 


वार 


गुरुवार 

शनिवार 


मंगळवार 


बुधवार 

गुरुवार 

शुक्रवार 

शुक्रवार 


सोमवार 


शुक्रवार 

गुरुवार 

शनिवार 

मंगळवार 


गुरुवार 

मंगळवार 


शुक्रवार 

गुरुवार 

सोमवार 

मंगळवार 


एकूण दिवस 

५ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१७ 


१८ 


अ . क्र . 


१ 


१ ९ 


२० 


अ . क्र . 

१ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


३ 


सुट्टीचे नाव 

२ 


दीपावली सुट्टी 

( १ दिवस सार्वजनिक : 

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ बलिप्रतिपदा ( मंगळवार ) 


३ दिवस स्थानिक : 

दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२३ ( सोमवार ) , 

दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ ( बुधवार ) व 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३ ( गुरुवार ) 


२ दिवस मा . उच्च न्यायालय : 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२३ ( शुक्रवार ) , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२३ ( शनिवार ) . ) 

कार्तिकी एकादशी ( स्थानिक ) 

ख्रिसमस 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सन २०२३ सालातील सुट्ट्यांची यादी 

चालू 

दिनांक 

३ 


२३ नोव्हेंबर २०२३ 

२५ डिसेंबर २०२३ 

२१ 

टीप . - खालील नमूद केलेले सण सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे रविवारी / चौथ्या शनिवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली 

नाही . 


( अ ) उन्हाळी सुट्टी 


सुट्टीचे नाव 

२ 


मकरसंक्रांती ( स्थानिक ) 

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

रमजान ईद ( ईद - उल - फित्र ) , 

अक्षय तृतीया ( स्थानिक ) . 


हिवाळी सुट्टी 


१३ नोव्हेंबर २०२३ 
ते 

१८ नोव्हेंबर २०२३ . 


जळगाव , १४ डिसेंबर २०२२ . 


दिनांक 

३ 


वार 


१५ जानेवारी २०२३ 

१ ९ फेब्रुवारी २०२३ 

२२ एप्रिल २०२३ 


४ 


सोमवार 

ते 
शनिवार 


गुरुवार 

सोमवार 


वार 

४ 


एकूण दिवस 

५ 


रविवार 

रविवार 

चौथा शनिवार 


६ 


१ 


१ 


शेरा 


१ 


लक्ष्मीपूजन 

१२ नोव्हेंबर २०२३ 

रविवार 

: सोमवार , दिनांक ८ मे २०२३ ते रविवार , ४ जून २०२३ ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण २८ दिवस 

: सोमवार , दिनांक २५ डिसेंबर २०२३ ते रविवार , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ ( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ७ दिवस . 

सर्व कार्यालये उन्हाळी / हिवाळी सुट्टीचे कालावधीत 

सुरू 

राहतील . 

( ब ) जिल्हा व सत्र न्यायालय व दुय्यम न्यायालये सर्व रविवारी तसेच दुसऱ्या व चवथ्या शनिवारी बंद राहतील . 


१ 


१ 


१ 


मोहम्मद कासिम शेख मुसा शेख , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

जळगाव . 


Sr. 

No. 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./10577/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


2 


3 


4 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


6 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . S. S. Gosavi , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . Y. P. Manathkar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Nature and Period of Leave 


3 

Earned Leave from 28th July 2022 
to 30th July 2022 with permission 
to leave headquarter from 28th July 
2022 to 31st July 2022 . 


Earned Leave from 5th August 2022 
to 6th August 2022 suffixing holiday 
on 7th August 2022 with permission 
to leave headquarter from 4th 
August 2022 after office hours to 
8th August 2022 before office hours . 


Medical Leave from 26th July 2022 
to 29th July 2022 . 


Earned Leave from 2nd August 2022 
to 6th August 2022 suffixing holiday 
on 7th August 2022 with permission 
to leave headquarter from 1st 
August 2022 after office hours to 
8th August 2022 before office hours . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 30th August 2022 prefixing 
holidays 26th August 2022 to 28th 
August 2022 and suffixing holiday on 
31st August 2022 with permission 
to leave headquarter from 25th 
August 2022 after office hours to 
1st September 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 3rd August 2022 
to 6th August 2022 suffixing holiday 
on 7th August 2022 with permission 
to leave headquarter from 2nd 
August 2022 after office hours to 
8th August 2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Baraliya , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


१ ९ 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


२० 


Sr. 

No. 


1 

7 


8 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


2 

Shri . G. G. Bharane , 
Ad - hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 

Judge , Kopargaon . 


3 

Earned Leave from 22nd August 
2022 to 25th August 2022 prefixing 
holidays 21st August 2022 and 
suffixing holiday on 26th August 
2022 to 28th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 20th August 2022 after office 
hours to 29th August 2022 before 
office hours . 


Ahmednagar , 20th August 2022 . 


Earned Leave on 5th August 2022 
with to 
permission leave 

headquarter . 


Medical Leave Ex post facto from 
5th August 2022 to 6th August 2022 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
सुधारित आदेश 

क्रमांक आस्था / क . २१ / रोहीले आदि सेवा / नोंदणी रद्द / कस्टोडीयन / 
सुधा . आदेश / ९ ०० / सन २०२२. - मी , अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार रोहीले आदिवासी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
रोहीले , तालुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) या संस्थेवर 
कस्टोडियन म्हणून श्री . मिलींद परदेशी , सहकार अधिकारी श्रेणी 
१ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा 
नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती . सदर आदेशात 
प्रशासकीय कारणास्तव अंशत : बदल करण्यात येऊन त्यांचेऐवजी 
श्रीमती अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ईगतपुरी , 
जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions . 
Judge , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ईगतपुरी , २३ मे २०२२ . 


कस्टोडियन श्रीमती अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांनी या कार्यालयाकडील दिनांक 
२ ९ मे २०२१ रोजीच्या आदेशातील सूचनांनुसार कार्यवाही करावयाची 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मे २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


अर्चना सौंदाणे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . व्ही . हरणे यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७५५ / सन २०२२ - श्रीमती वाय . 
के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा व दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी ( दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०२२ - रविवार , १५ ऑगस्ट २०२२ - स्वातंत्र्य दिन , १ ९ 
ऑगस्ट २०२२ - गोपाळकाला या सुट्ट्यांसह ) मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय . के . राऊत यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 


J 


वरीलप्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . एन . बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वाय . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७५६ / सन २०२२. - श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पावेतो ३ दिवस 
अर्जित रजा व दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


२१ 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ 
ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री . व्ही . 
एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


तसेच दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . लिमये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्ही . हरणे , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७५८ / सन २०२२ - श्री . बी . एन . 
आरबाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांना दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा व दिनांक 
८ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०२२ च्या ध्वजारोहणाच्या वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . आरबाड यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
२ 
स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ चे ध्वजारोहणाच्या वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी सांभाळावा . 


आदेश 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
- 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . आरबाड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


२२ 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७७३ / सन २०२२. - श्री . एल . डी . 
हुली , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक १६ 
ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित 
रजा व दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणाऱ्या लोकन्यायालयानंतर 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . हुली यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणाऱ्या 
लोकन्यायालयानंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी 
सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . डी . हुली , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १६४३ / सन २०२२. - श्री . दिपक जी . 
कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक २८ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ 
पावेतो ३ दिवस वैद्यकीय रजा , दिनांक ३१ जुलै २०२२ चे रविवारच्या 
सुट्टीसह आणि दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . वाय . जी . दुबे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी 
सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


राजकुमार गुरुनाथ मलशेट्टी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार , 


नंदुरबार , २ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २ ) 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ . 

( ३ ) 


२३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ , 

( ८ ) 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक अप्रदा -५१ ९ / प्र.क्र .५ ९ / १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

( ९ ) रेणुकामाता मर्चन्ट को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक ११ जुलै 
२०२२ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २७ जुलै २०२२ ) . 

आदेश 

१ ९ ६० 

क्रमांक विकास -२ / रेणुकामाता म . को - ऑप . क्रे . सोसा . भुसावळ / क . १५६ / अधिकार / ३८३२ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
जळगाव या आदेशान्वये रेणुकामाता मर्चन्ट को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या 
बँकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट 
प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन 
राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) 

संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

( ४ ) 

( ५ ) 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ७ ) 

( ८ ) 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रेणुकामाता मर्चन्ट को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा , कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


२५ 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

श्री . सतिष भोलानाथ भारंबे 


जळगाव , १८ ऑगस्ट २०२२ . 


हुद्दा 

३ 


विक्री व वुसली अधिकारी , 

रेणुकामाता मर्चन्ट को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


कार्यक्षेत्र 

५ 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

जळगाव जिल्हा . 


संतोष बिडवई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

आदेश 

क्रमांक बी- १/४४२६ / सन २०२२ - श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशा एकूण 
६ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 

क्रमांक बी -२ / ४३ ९ ६ / सन २०२२ - श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ ( स्वातंत्र्य दिन ) 
व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ ( गोपाळकाला ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीस याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


२६ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . शाहनवाज शब्बीर सैय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 


J 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चैतन्य 
हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , १० ऑगस्ट २०२२ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांचे वरीलप्रमाणे 
परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ११ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४४५५ / सन २०२२ . - श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

२०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे 
अर्जित रजेस दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ ( गोपाळकाला ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २० 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

बेग यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती माधुरी 
सुधाकर कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 

धुळे , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी- १ / ४४७५ / सन २०२२. - श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२५ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ 
दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . मिर्झा जावेद जाफर 


२७ 


श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिर्झा 
जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १६ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४५६४ / सन २०२२ - श्री . पंकज प्रभाकर जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ 
ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ( पोळा ) , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०२२ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पंकज प्रभाकर जोशी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

वर्ग , शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
श्री . पंकज प्रभाकर जोशी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 


श्री . पंकज प्रभाकर जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मयुर यशवंत 
राणे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पंकज 
प्रभाकर जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २० ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४५८३ / सन २०२२ - श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशा एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ( पोळा ) , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ ( चौथा 
शनिवार ) व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , २० ऑगस्ट २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


By District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge 

Order 


No. EST / Leave / 8008 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 prefixed 2nd Saturday , 
Sunday and holiday falling from 13th August 2022 
to 15th August 2022 suffixed holiday on 19th 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . A. S. 
Kamble , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Ligade , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Yeola with effect from 13th August 
2022 after Lok Adalat to 20th August 2022 before 
office hours . 

Nashik , 12th August 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 

BY // c . DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 
Order 


No. EST / Leave / 8009 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 16th August 2022 
to 20th August 2022 prefixed after 15th August 
flag hosting and suffixed Sunday falling on 21st 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . A. N. 
Sarak , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 15th 
August 2022 after office hours to 22nd August 
2022 before office hours . 

Nashik , 12th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8010 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 prefixed 2nd Saturday , 
Sunday and holiday falling from 13th August 2022 
to 15th August 2022 suffixed holiday on 19th 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . S. R. 
Bandal , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandit , 2nd Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 13th August 
2022 after Lok Adalat to 20th August 2022 before 
office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 18th August 2022 . 


No. EST / Leave / 7894 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 16th August 2022 
to 20th August 2022 prefixed 2nd Saturday , 
Sunday and Independence Day falling from 13th 
August 2022 , 14th August 2022 and 15th August 
2022 suffixed Sunday falling on 21st August 2022 
with permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . R. R. Kulkarni , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Sinnar . 


२ ९ 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. S. Khandre , 2nd 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar with effect from 
13th August 2022 after Lok Adalat to 22nd 
August 2022 before office hours . 
Nashik , 10th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7895 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . S. S. 
Deshmukh , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 15th August 2022 after office hours to 20th 
August 2022 before office hours . 


A. U. KADAM , 
// c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 16th August 2022 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
15th August 2022 after flag hosting to 20th 
August 2022 before office hours . 

Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7885 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . R. R. 
Rathi , District Judge - 5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
on 15th August 2022 after flag hosting to 19th 
August 2022 before office hours . 

Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7886 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 suffixed holiday 19th August 
2022 is hereby granted to Shri . D. S. Zanvar , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Order 


No. EST / Leave / 7896 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 suffixed holiday 19th August 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Smt . S. N. Shetty , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . T. N. Sandhu , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
15th August 2022 after flag hosting to 19th 
August 2022 before office hours . 

Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7907 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 18th August 2022 
to 20th August 2022 suffixed Sunday falling on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

21st August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . S. B. 
Bhajipale , Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 

Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
13th August 2022 after office hours to 17th 
August 2022 before office hours with Smt . A. A. 
Pandule , 7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon 
with effect from 17th August 2022 before office 
hours to 20th August 2022 before office hours . 
Nashik , 11th August 2022 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . G. P. Gawaskar , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
17th August 2022 after office hours to 22nd 
August 2022 before office hours . 

Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7908 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 16th August 2022 
to 18th August 2022 prefixed 2nd Saturday , 
Sunday and holiday falling from 13th August 2022 
to 15th August 2022 suffixed holiday on 19th 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . S. R. 
Nimse , 6th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . T. A. Sandhu , 3rd Joint 


Order 


39 


No. EST / Leave / 7909 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 16th August 2022 
to 20th August 2022 prefixed 2nd Saturday , 
Sunday and holiday falling from 13th August 2022 
to 15th August 2022 suffixed holiday on 21st 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . U. L. 
Pathak , 5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . T. A. Sandhu , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
13th August 2022 after office hours to 17th 
August 2022 before office hours with Smt . A. A. 
Pandule , 7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

with effect from 17th August 2022 before office 
hours to 22nd August 2022 before office hours . 

officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 11th August 2022 . 


३२ 


Order 


No. EST / Leave / 7910 / 2022.- Extended Earned 
Leave for one ( 1 ) day on 3rd August 2022 
prefixed Earned Leave from 1st August 2022 to 
2nd August 2022 is hereby granted to Smt . A. L. 
Saraf , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad on 3rd August 2022 . 
Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7911 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for four ( 4 ) days with effect 
from 5th August 2022 to 8th August 2022 is 
hereby granted to Shri . M. V. Burade , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 8th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 5th 
August 2022 to 8th August 2022 . 

Nashik , 11th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 7912 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for four ( 4 ) days with effect 
from 5th August 2022 to 8th August 2022 is 
hereby granted to Smt . B. M. Burade - Kaduskar , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. M. Gadiya , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 5th 
August 2022 to 8th August 2022 . 


S.D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 11th August 2022 . 


Sr. 

No. 


Order 

No. HKW / E.L . & M.L./10883/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


2 


3 


4 


LO 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


6 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . N. R. Naikwade , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . S. V. Sahare , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad - hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Nature and Period of Leave 


3 

Earned Leave Ex post facto from 
16th August 2022 to 20th August 
2022 suffixing holiday on 21st 
August 2022 with permission to 
leave headquarter from 16th August 
2022 after office hours to 22nd 
August 2022 before office hours . 


Earned Leave Ex post facto from 
18th August 2022 to 23rd August 
2022 with permission to leave 
headquarter from 18th August 2022 
to 23rd August 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th August 2022 to 20th August 
2022 prefixing holidays 14th August 
2022 to 15th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 13th August 2022 after 
Lokadalat to 17th August 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 30th August 2022 prefixing 
holidays 26th August 2022 to 28th 
August 2022 with permission to 
leave headquarter from 29th August 
2022 to 30th August 2022 . 


Earned Leave on 23rd August 2022 
to 25th August 2022 and suffixing 
holiday on 26th August 2022 to 27th 
August 2022 with permission to 
leave headquarter from 22nd August 
2022 after office hours to 27th 
August 2022 . 


Earned Leave on 29th August 2022 
to 1st September 2022 prefixing 
holiday on 28th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 28th August 2022 to 2nd 
September 2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Baraliya , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . Y. P. Manathkar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


33 


Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


३४ 


Sr. 

No. 


1 

7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . G. G. Bharane , 
Ad - hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 1st September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holiday 31st August 2022 
and suffixing holiday on 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 30th August 2022 
after office hours to 12th September 
2022 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Ahmednagar , 5th September 2022 . 


As per request application dated 29th August 2022 of Shri . Y. P. Manathkar , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Sangamner the granted Earmed Leave from 29th August 2022 to 30th August 
2022 is being cancelled . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


- 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १ ९ ६६ / सन २०२२. - श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक 
७ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ पावेतो २ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

८ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . व्ही . हरणे यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०२२ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


श्री . आर . एन . गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्ही . हरणे , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


नंदुरबार , १३ सप्टेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८७१ / सन २०२२. - श्री . एल . डी . 
हुली , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक १ 
सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ पावेतो एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . हुली यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री . 
एल . डी . हुली , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे 
कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्री . बी . एन . आरबाड , २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम 
३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . डी . हुली , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

नंदुरबार , ३० ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८५८ / सन २०२२ - श्रीमती सुविधा 
ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ 
सप्टेंबर २०२२ पावेतो ८ दिवस अर्जित रजा व दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


३५ 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्रीमती 
सुविधा ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या कर्तव्यावर रूजू होईपावेतो 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . एस . बडगुजर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांच्याकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुविधा ग . पांडे / 
यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
यदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

नंदुरबार , ३० ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८७० / सन २०२२. - श्री . व्ही . व्ही . 
निवघेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ 
सप्टेंबर २०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा व दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
कार्यभार श्री . वाय . जी . दुबे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 

अधिसूचनेद्वारे खालीलप्रमाणे जागेस उपबाजार आवार म्हणून घोषित 
केलेले असून सदर अधिसूचना दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी दैनिक 
' लोकमत ' या स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेली आहे . सदर अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत या कार्यालयाकडे 
हरकती / आक्षेप अगर सूचना मागविण्यात आलेल्या होत्या . 
हिवरगाव उपबाजार आवार : 


३६ 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत व दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्री . एम . बी . 
पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . निवघेकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ३० ऑगस्ट २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पणन / कृउबास / सिन्नर / हिवरगाव / उपबाजार / कलम ४ / 
अधिसूचना / प्रसिद्ध / ६४५६ / सन २०२२ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे 
कलम ३ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सिन्नर , तालुका सिन्नर , 
जिल्हा नाशिक या बाजारसमितीने तिच्या कार्यक्षेत्रातील मौजे हिवरगाव , 
तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २५ पैकी क्षेत्र ०.५० 
आर व गट नंबर २६ पैकी क्षेत्र हेक्टर ४.८७ आर जागेस 
“ उपबाजार आवार , हिवरगाव " म्हणून मान्यता मिळणेबाबत ठराव 
संमत करून प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 


ज्याअर्थी , या कार्यालयाकडील जा.क्र . / पणन / कृउबास / सिन्नर / 
हिवरगाव / उपबाजार / कलम ३ / अधिसूचना / २०२२ , दिनांक ८ जुलै 
२०२२ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ३ अन्वये निर्गमित प्राथमिक 


मौजे हिवरगाव , तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर 
२५ पैकी क्षेत्र हेक्टर ०.५० आर व गट नंबर २६ पैकी क्षेत्र हेक्टर 
४.८७ आर जमिनीच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे 

सिन्नर - निफाड रस्ता 

पूर्वेकडे 
पश्चिमेकडे 

गट नंबर ६७५ 

दक्षिणेकडे 

गट नंबर ६ ९ ५ 

उत्तरेकडे 

हिवरगाव- सायखेडा रस्ता 

ज्याअर्थी , या कार्यालयाकडील दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
१ ९ ६३ चे कलम ३ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत नमूद विहित 
कालावधीत या कार्यालयाकडे एकही हरकत / आक्षेप अगर सूचना 
प्राप्त झालेली नाही . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नाशिक मला महाराष्ट्र कृषि उत्पन खरेदी - विक्री ( विकास व 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ४ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन , 
कृषि व सहकार विभाग , अधिसूचना क्रमांक एपीएम / २०८१ / ३६३४० / 
४४० / ११ - स , दिनांक ५ सप्टेंबर १ ९ ८१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
सिन्नर तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक या बाजार समितीच्या मौजे 
हिवरगाव येथील उपरोक्त नमूद जागेस " उपबाजार आवार , हिवरगाव ” 
म्हणून या अधिसूचनेद्वारे घोषित करीत आहे . 


J 


नाशिक , २२ ऑगस्ट २०२२ . 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक . 


1 

1 


No. HKW / E.L. & M.L./10925/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave 

No. 

Judicial Officers 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


3 


4 


2 

Shri . B. M. Karleklar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , Senior 

Division , Kopargaon . 


3 

Earned Leave from 3rd September 
2022 to 6th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 2nd September 2022 after 
office hours to 7th September 2022 
before office hours . 


Extended Earned Leave from 16th 
August 2022 in continuation of 
earlier Earned Leave from 17th 
August 2022 to 20th August 2022 . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 and suffixing holidays on 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 22nd August 

2022 to 25th August 2022 . 


३७ 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Smt . Y. M. Tiwari , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3rd September 2022 
after office hours till 
8th September 2022 
Shri . M. P. Pande , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar 
9th September 2022 till 
12th September 2022 
before office hours 
Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. S. Bose , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Kopargaon . 


३८ 


Sr. 

No. 


1 

5 


6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Smt . A. B. Patil , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


8 Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


3 

Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 and suffixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Extended Earned Leave on 24th 
August 2022 . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 and suffixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto on 
16th August 2022 . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


3rd September 2022 
after office hours to 
10th September 2022 
after office hours 
Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar 
10th September 2022 
after office hours to 
12th September 2022 
before office hours 
Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 

Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 


9 


10 


11 


12 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 

Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


3 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 30th August 2022 prefixing 
holidays on 26th August 2022 to 28th 
August 2022 and suffixing holidays . 
on 31st August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 29th August 2022 after office 
hours to 1st September 2022 before 
office hours . 


Medical Leave from 18th August 
2022 to 20th August 2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 31st August 2022 prefixing 
holidays on 26th August 2022 to 28th 
August 2022 with permission to 
leave headquarter from 25th August 
2022 after office hours to 1st 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 18th August 2022 suffixing 
holidays from 19th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 16th August 2022 after office 
hours to 19th August 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 1st September 
2022 to 8th September 2022 
suffixing holidays . from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 1st September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Charge is kept 
4 


३ ९ 


Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . R. S. Tapadiya , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


Smt . R. S. Tapadiya , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


४० 


Sr. 

No. 


1 

13 


14 


15 


16 


17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Newasa . 


Smt . S. V. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . K. A. Katkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shrigonda . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Smt . A. A. Kulkarni , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


3 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holidays from 4th 
September 2022 with permission to 
leave headquarter from 25th August 
2022 after office hours to 5th 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 and suffixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th August 2022 to 22nd August 
2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holidays on 4th September 
2022 with permission to leave . 
headquarter from 25th August 2022 
after office hours to 5th September 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
8th August 2022 to 10th August 
2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 25th August 2022 after office 
hours to 3rd September 2022 before 
office hours . 


Charge is kept 

4 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Shri . N. P. Baji , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda 


Shri . N. P. Baji , 

2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . S. S. Mulani , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


Sr. 

No. 


1 


18 


19 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 
Officer to whom the 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . A. S. Deshpande , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Akole . 


3 


Ahmednagar , 6th September 2022 . 


Earned Leave from 2nd September 
2022 to 6th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 1st September 2022 after office 
hours to 7th September 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holiday on 4th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 25th August 2022 
after office hours to 5th September 
2022 before office hours . 


Charge is kept 
4 


89 


1st September 2022 
after office hours to 
2nd September 2022 
before office hours 
Shri . S. S. Mulani , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata 
2nd September 2022 

after office hours to 7th 
September 2022 before 
office hours 

Shri . S. V. Khaire , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 
25th August 2022 after 
office hours to 29th 
August 2022 before 
office hours 

Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

First Class , Sangamner 

29th August 2022 after 
office hours to 5th 
September 2022 before 
office hours 

Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUNIL S. GOSAVI , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

- 

क्रमांक बी -२ / ४८०२ / सन २०२२. - श्री . पंकज प्रभाकर जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०२२ पावेतो मंजूर असलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक २६ 
ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४८०१ / सन २०२२. - श्री . रमेश रावजी भद्रे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांना 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ ( अनंत 
चतुर्दशी ) , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक 
११ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री रमेश रावजी भद्रे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . रमेश रावजी 
भद्रे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . रमेश रावजी भद्रे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
पंकज पंडीतराव जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रमेश 
रावजी भद्रे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पंकज प्रभाकर जोशी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
पंकज प्रभाकर जोशी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . पंकज प्रभाकर जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मयुर यशवंत 
राणे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पंकज 
प्रभाकर जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४८०० / सन २०२२ - श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
२५ जुलै २०२२ ते दिनांक ३१ जुलै २०२२ पावेतो श्री . अविनाश 
वामनराव क्षिरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा व दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ पावेतो श्री . मंगेश रमणलाल कायस्थ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
रेणूका रमेश राहतेकर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चैतन्य 
हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४७८६ / सन २०२२. - श्री . आसिफ बद्रेमुनिर 
तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक २५ 
ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशा एकूण ३२ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित 
रजेस दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ( पोळा ) , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ 
( चौथा शनिवार ) व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार 
यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


४३ 


श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आसिफ 
बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४७ ९ ८ / सन २०२२ - श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
३ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

८ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -७ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संघरत्ल चंद्रभान पठारे , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 

वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक 
लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा न्यायाधीश ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४७ ९९ / सन २०२२. - श्री . संदीप विरभद्र स्वामी , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यांना दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ ( अनंत चतुर्दशी ) , दिनांक १० 
सप्टेंबर २०२२ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

२ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संदीप विरभद्र स्वामी यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच श्री . संदीप विरभद्र स्वामी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित 
रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . संदीप विरभद्र स्वामी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संदीप 
विरभद्र स्वामी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४६७७ / सन २०२२. - डॉ . श्री . फारूख अहमद 
मंजुरोद्दीन ख्वाजा , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांना दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस 
याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्री . फारूख अहमद मंजुरोद्दीन 
ख्वाजा यांना जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच डॉ . श्री . फारूख 
अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


डॉ . श्री . फारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा , जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती यास्मीन 
गुलामगौस देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


डॉ . श्री . फारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा , जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्री . फारूख 
अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २५ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४६७८ / सन २०२२ - श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२ ९ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ( पोळा ) , दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०२२ ( चौथा शनिवार ) , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
( रविवार ) व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ( श्री गणेश चतुर्थी ) या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २५ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४६७ ९ / सन २०२२. - श्री . समीर दिलावर कुरणे , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २ ९ 
ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ( पोळा ) , दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०२२ ( चौथा शनिवार ) , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
( रविवार ) व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ( श्री गणेश चतुर्थी ) या 


४५ 


२५ 

सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . समीर दिलावर कुरणे यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . समीर दिलावर कुरणे यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . समीर दिलावर कुरणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छिंद्र गौरगोंड , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . समीर 
दिलावर कुरणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २५ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

६ 

क्रमांक बी -२ / ४६८० / सन २०२२. - श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०२२ ( श्री गणेश चतुर्थी ) , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
३० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
अजित बलभिम चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शाहनवाज 
शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , २५ ऑगस्ट २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8139 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for nineteen ( 19 ) days with 
effect from 27th July 2022 to 14th Augsut 2022 
suffixed Independent Day falling on 15th August 
2022 is hereby granted to Smt . Y. D. Boravke , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 27th 
July 2022 to 30th July 2022 , 4th August 2022 to 
10th August 2022 , 12th August 2022 to 14th 
August 2022 and with Shri . J. V. Bhende , 3rd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad with effect from 
1st August 2022 to 3rd August 2022 , 11th August 
2022 . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8299 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 29th August 2022 
to 31st Augsut 2022 is prefixed holiday , 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th August 
2022 to 28th August 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Smt . A. 
A. Pandule , 7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . T. A. Sandhu , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
27th August 2022 after mediation marathon 
programme to 30th August 2022 after office 
hours and with Shri . N. R. Bhalgat , 2nd Joint 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon with effect 
from 30th August 2022 after office hours to 1st 
September 2022 before office hours . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 24th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8373 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for one ( 1 ) day on 20th August 
2022 is hereby granted to Shri . M. V. Bhatia , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . B. V. Wagh , District 
Judge - 4 and Additional Sessions Judge , Nashik 
on 20th August 2022 . 

Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8138 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days on 22nd August 2022 to 25th 
August 2022 prefixed Sunday falling on 21st 
August 2022 suffixed holiday , 4th Saturday and 
Sunday falling from 26th August 2022 to 28th 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . A. L. 
Saraf , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


४७ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad on 20th August 2022 
after office hours to 29th August 2022 before 
office hours . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8140 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days on 29th July 
2022 to 30th July 2022 suffixed Sunday falling 
on 31st August 2022 is hereby granted to Shri . 
S. B. Bahalkar , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. U. Bhaghele , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 29th July 2022 to 30th 
July 2022 . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Order 


No. EST / Leave / 8137 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days on 22nd Augsut 2022 to 24th 
August 2022 prefixed Sunday falling on 21st 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . D. P. 
Kaduskar , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
20th August 2022 after office hours to 22nd 
August 2022 before office hours and Smt . B. M. 
Burade - Kaduskar , 4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik with effect from 22nd August 2022 before 
office hours to 25th August 2022 before office 
hours . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8288 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days on 18th Augsut 
2022 to 20th August 2022 suffixed Sunday falling 
on 21st August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . S. G. 
Baokar , Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. S. Zanvar , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 17th 
August 2022 after office hours to 22nd August 
2022 before office hours . 


Nashik , 24th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8290 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days on 1st September 2022 to 6th 
September 2022 prefixed holiday falling on 31st 
August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . J. V. 
Bhende , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 30th 
August 2022 after office hours to 7th September 
2022 before office hours . 

Nashik , 24th August 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Order 


No. EST / Leave / 8291 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for two ( 2 ) days with 
effect from 19th August 2022 to 20th August 
2022 prefixed Earned Leave from 16th August 
2022 to 18th August 2022 suffixed Sunday falling 
on 21st August 2022 is hereby granted to Smt . 
S. N. Shetty , 2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . T. A. Sandhu , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
19th August 2022 to 20th August 2022 . 

Nashik , 24th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8289 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 29th August 2022 
to 3rd September 2022 prefixed Holiday , 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th August 
2022 to 28th August 2022 and suffixed Sunday 
falling on 4th September 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Smt . A. 
U. Kadam , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. V. Gujrathi , District 
Judge - 1 and Additonal Sessions Judge , Niphad 
with effect from 25th August 2022 after office 
hours to 29th August 2022 before office hours 
along with charge of District Judge - 1 , Nashik 
( For MCOC ) with Shri . V. S. Kulkarni , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 29th August 2022 before office 
hours to 5th September 2022 before office 
hours ( For MCOC ) with Smt . M. V. Bhatia , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 25th August 2022 after 
office hours to 5th September 2022 before office 
hours ( other than MCOC ) . 


S. D. JAGMALANI , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 24th August 2022 . 


४ ९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8300 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling from 4th September 2022 suffixed holiday 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri . R. K. Purohit , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Niphad . 


५० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

with effect from 3rd September 2022 after office 
hours to 12th September 2022 before office 
hours . 

Nashik , 30th August 2022 . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 3rd 
September 2022 after office hours to 7th 
September 2022 before office hours with Shri . J. 
V. Bhende , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad 
with effect from 7th September 2022 before 
office hours to 12th September 2022 before 
office hours . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8370 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling from 4th September 2022 suffixed holiday 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . S. A. Lomte , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. R. Mukkanwar , 
Judicial Magistrate , First Class , Manmad Railway 


Order 


No. EST / Leave / 8363 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st September 
2022 to 3rd September 2022 prefixed holiday 
falling on 31st August 2022 and suffixed Sunday 
falling on 4th September 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Shri . S. 
R. Kulkarni , 6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Paliwal , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
30th August 2022 after office hours to 5th 
September 2022 before office hours . 
Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8362 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 6th September 
2022 to 8th September 2022 suffixed holiday 2nd 
Saturday and Sunday falling from 9th September 
2022 to 11th September 2022 with permission 
to leave headquarter is hereby granted to Shri . 
K. K. Chafale , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nikam , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
5th September 2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 

Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8361 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling on 4th September 2022 and suffixed 
holiday , 2nd Saturday and Sunday falling from 
9th September 2022 to 11th September 2022 
with permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . S. S. Deshmukh , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 3rd September 2022 after office hours to 
12th September 2022 before office hours . 
Nashik , 30th August 2022 . 


५१ 


No. EST / Leave / 8142 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 4th August 2022 to 5th August 2022 is 
hereby granted to Shri . R. K. Purohit , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 4th 
August 2022 to 5th August 2022 . 
Nashik , 20th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8141 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 4th August 2022 to 5th August 2022 is 
hereby granted to Shri . M. D. Joshi , 4th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. M. Joshi , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 4th August 
2022 and with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint Civil 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik on 5th August 2022 . 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


५२ 


Order 


No. EST / Leave / 8143 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 29th August 2022 
to 30th August 2022 prefixed holiday , 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th August 
2022 to 28th August 2022 and suffixed Holiday 
on 31st August 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . P. B. 
Joshi , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Mane , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad with effect from 25th 
August 2022 after office hours to 1st September 
2022 before office hours . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8298 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
16th August 2022 to 18th August 2022 prefixed 
2nd Saturday and Sunday , Independence day 
falling from 13th August 2022 to 15th August 
2022 suffixed Holiday falling on 19th August 2022 
is hereby granted to Shri . S. R. Kulkarni , 6th 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Paliwal , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
16th August 2022 to 18th August 2022 . 

Nashik , 22nd August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8302 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for one ( 1 ) day on 20th August 
2022 is hereby granted to Shri . A. G. Tamboli , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Koshti , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana on 20th August 2022 . 
Nashik , 24th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8301 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
18th August 2022 to 20th August 2022 suffixed 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


Sunday falling on 21st August 2022 is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road , Nashik from 18th 
August 2022 to 20th August 2022 . 

Nashik , 24th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8368 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for one ( 1 ) day on 20th August 
2022 is hereby granted to Shri . P. B. Joshi , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Mane , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad on 20th August 2022 . 
Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


५३ 


No. EST / Leave / 8965 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for two ( 2 ) days with 
effect from 21st August 2022 to 22nd August 
2022 prefixed Earned Leave from 16th August 
2022 to 20th August 2022 is hereby granted to 
Shri . R. R. Kulkarni , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. S. Khandre , 2nd 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar with effect from 
21st August 2022 to 22nd August 2022 . 
Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8369 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for five ( 5 ) days with effect 
from 16th August 2022 to 20th August 2022 is 
hereby granted to Shri . N. R. Bhalgat , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. B. Shriram , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Magistrate , First Class , Malegaon on 16th August 
2022 with Shri . S. G. Chimankar , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon with effect from 17th 
August 2022 to 20th August 2022 . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 30th August 2022 . 


५४ 


Order 


No. EST / Leave / 8367 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 16th August 2022 to 17th August 2022 is 
hereby granted to Shri . A. S. Koshti , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Satana . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. G. Tamboli , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana with effect from 16th August 
2022 to 17th August 2022 . 

Nashik , 30th August 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8366 / 2022.- Earned Leave for 
eleven ( 11 ) days with effect from 29th August 
2022 to 8th September 2022 prefixed holiday , 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th August 
2022 to 28th August 2022 suffixed holiday , 2nd 
Saturday and Sunday falling from 9th September 
2022 to 11th September 2022 with permission 
to leave headquarter is hereby granted to Smt . 
R. R. Kulkarni , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Sinnar . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. S. Khandre , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar with effect from 
28th August 2022 before office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 30th August 2022 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८३० / सन २०२२. - श्री . गजानन 
बी . जानकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ 

ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा आणि 

८ 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री गजानन बी . जानकर यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते आपण 
कर्तव्यावर हजर होईपर्यंतचा कार्यभार श्री . वाय . जी . दुबे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी 
सांभाळावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

५५ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास पां . शिंदे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री गजानन बी . जानकर , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , २५ ऑगस्ट २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


५ 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८८६ / सन २०२२ - श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ 
सप्टेंबर २०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
श्री . विश्वास पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्री . एस . एस . बडगुजर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा . 


राजकुमार गुरूनाथ मलशेट्टी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार , 


नंदुरबार , २ सप्टेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिशे / एएनआर / एसजीएन / आरएसआर / ( सीआर ) / १११० / 
५४ ९ / सन २०२२. - मी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो 
की , घृष्णेश्वर अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
बोधेगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे , तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीएन / आरएसआर / ( सीआर ) / 
१११० / सन २०२२ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे आहे . 


अहमदनगर , २२ ऑगस्ट २०२२ . 


विजयसिंह उ . लकवाल , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , तालुका शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


५६ 


No. HKW / E.L. & M.L./10549/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave 
No. 

Judicial Officers 


2 


3 


4 


LO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


5 


6 


2 

Shri . B. M. Karlekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 
Smt . G. D. Nirmale , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . S. G. Agrawal , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 


Smt . T. M. Nirale , 
18th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . V. B. Kamble , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 

Magistrate , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 2nd August 2022 
to 4th August 2022 with permission 
to leave headquarter from 1st 
August 2022 after office hours to 
5th August 2022 before office hours . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 18th August 2022 prefixing 
holiday on 15th August 2022 and 
suffixing holiday on 19th August 
2022 with permission to leave 
headquarter from 14th August 2022 
after workshop to 20th August 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 17th August 
2022 to 20th August 2022 suffixing 
holiday on 21st August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 16th August 2022 after 
workshop to 22nd August 2022 
before office hours . 


Extended Earned Leave Ex post 
facto from 28th August 2022 to 29th 
August 2022 . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 20th August 2022 prefixing 
holiday on 15th August 2022 and 
suffixing holiday on 21st August 
2022 with permission to leave 
headquarter from 15th August 2022 
after flag hosting to 20th August 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
26th July 2022 to 1st August 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Smt . Y. M. Tiwari , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 
Shri . S. S. Parave , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 
Shri . D. M. Zate , 

17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrirampur . 


Sr. 

No. 


1 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . S. P. Babar . 
3rd Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . D. H. Dhabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . A. V. Dhore , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Smt . S .. M. Waghmare , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


3 


Earned Leave from 10th August 
2022 to 12th August 2022 prefixing 
holiday on 9th August 2022 and 
suffixing holiday on 13th August 
2022 with permission to leave 
headquarter from 8th August 2022 
after office hours to 14th August 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 6th August 2022 
to 8th August 2022 suffixing holiday 
on 9th August 2022 with permission 
to leave headquarter from 5th 
August 2022 after office hours to 
10th August 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 20th August 
2022 to 23rd August 2022 prefixing 
holiday on 19th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 18th August 2022 after office 
hours to 24th August 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 20th August 2022 suffixing 
holiday on 21st August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 15th August 2022 after Flag 
hosting to 24th August 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 20th August 
2022 prefixing holiday on 19th 
August 2022 and suffixing holiday on 
21st August 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th 
August 2022 after office hours to 
22nd August 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
27th July 2022 to 30th July 2022 . 


Charge is kept 
4 


५७ 


Shri . D. H. Dhabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . S. M. Tamgadge , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


५८ 


Sr. 
No. 


1 


13 


14 


15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Smt . S. U. Jaguste , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 


Smt . S. V. More , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shrirampur . 


3 


Ahmednagar , 20th August 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
26th July 2022 to 27th July 2022 . 


Earned Leave from 22nd August 
2022 to 25th August 2022 prefixing 
holiday on 21st August 2022 and 
suffixing holiday on 26th August 
2022 to 28th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 20th August 2022 after office 
hours to 29th August 2022 before 
office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
28th July 2022 to 30th July 2022 . 


Earned Leave Ex post facto from 
4th August 2022 to 6th August 2022 . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 18th August 2022 suffixing 
holiday on 19th August 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 15th August 2022 after flag 
hosting to 20th August 2022 before 
office hours . 


Charge is kept 
4 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Smt . V. B. Dombe , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 


Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUNIL S. GOSAVI , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ ५ ९ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

८ 

वाचावे : कार्यकारी संचालक , ( एम.डी. ) उर्जा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट अॅण्ड कॅपिटल लिमिटेड , नाशिक यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ 
व पूतर्ता पत्र जा . क्रमांक ४८/२०२२ या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक वि -११ / उर्जाकोऑक्रेॲण्डकॅपिटललिनाशिक / क .१५६ / अधि . / २५ ९ ३ / सन २०२२. - शासन आदेश जा.क्र . सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / 
सीआर -४७ / १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अभिजित देशपांडे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उर्जा को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट अॅण्ड कॅपीटल लिमिटेड , नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त 
करणे तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


अटी व शर्ती : 

( १ ) 


आदेश 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

श्री . साहेबराव कारभारी पवार 


विशेष वसुली व विक्री अधिकार 


कार्यक्षेत्र 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे 
कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची 
जबाबदारी संस्थेचे संचालक मंडळ , मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 


( 4 ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / 
वसुली आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 
( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा 
“ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व 
वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरेचा 

वापर करण्यात यावा . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , उर्जा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट अॅण्ड 
कॅपिटल लिमिटेड , नाशिक ” असा फलक लावता यावा . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . 
तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , 
स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता 
येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 
व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी 
आपली राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


धुळे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


अभिजित देशपांडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ४ ९ ४४ / सन २०२२ - श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण 
३ 
३ दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ 
( श्री गणेश चतुर्थी ) , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ . फारूख अहमद मंजूरोद्दीन ख्वाजा , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ८ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

६ 

क्रमांक बी -२ / ४ ९ ४५ / सन २०२२. - श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ 
पावेतो मंजूर असलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक २ ९ ऑगस्ट 
२०२२ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


६१ 


प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शाहनवाज 
शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , ८ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४ ९ ४६ / सन २०२२. - श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ 
सप्टेंबर २०२२ ( अनंत चतुर्दशी ) , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ ( दुसरा 
शनिवार ) व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर 
यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
अविनाश वामनराव क्षिरसागर यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


६२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
मंगेश रमणलाल कायस्थ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अविनाश 
वामनराव क्षिरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , ८ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ४ ९ ६६ / सन २०२२ - श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ ( अनंत चतुर्दशी ) , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०२२ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिपक लक्ष्मणराव भागवत , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ८ सप्टेंबर २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / शतायु कारवॉ / 
७०२७ / सन २०२२ - श्री . श्रीकांत सुधाकर राव , मुख्यप्रवर्तक शतायु 
कारवाँ को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ७०२७ / सन २०२२ , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ अन्वये मौजे मखमलाबाद शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ६६/१ , प्लॉट नंबर ३ यांसी एकूण क्षेत्र १० ९ ८.१ ९ 
चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे १० 
नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / राजश्री एम्पायर / 
७०२८ / सन २०२२.- श्री . दिलीप प्रल्हाद वाघ मुख्यप्रवर्तक राजश्री 
एम्पायर को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ७०२८ / सन २०२२ , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये मौजे कामटवाडे शिवारातील 
सिटी सर्व्हे नंबर १० - अ / १ ९ यांसी क्षेत्र ७२०.५० चौरस मीटर या 
मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे १० नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , २४ ऑगस्ट २०२२ . 


फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २००७ 


वाचले : ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


६३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ८ ) 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक अप्रदा -५१ ९ / प्र.क्र .५ ९ / १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

( ९ ) श्री गणेश अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ ) . 

आदेश 

१ ९ ६० 

क्रमांक विकास -२ / श्री गणेश अ . को - ऑप . क्रे . सोसा . भुसावळ / क . १५६ / अधिकार / ४०६२ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
जळगाव या आदेशान्वये श्री गणेश अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या बँकेचे 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस 
कायम करणेची तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन 
राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

- 


( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ८ ) 

वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे , 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री गणेश अर्बन को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा , कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदींनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


६५ 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 


हुद्दा 

३ 


श्री . शिवनारायण लक्ष्मण लोखंडे विक्री व वुसली अधिकारी , 


जळगाव , ६ सप्टेंबर २०२२ . 


श्री गणेश अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 

तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 

अधिकारी . 


कार्यक्षेत्र 

५ 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

भुसावळ तालुका . 


संतोष बिडवई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


૬૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) व १०३ आणि नियम ८ ९ . 


( २ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक १८५४८ / 
अर्थ / मुज / देखरेख संघ / ७ , दिनांक १७ डिसेंबर २००७ . 
( ३ ) शासन परिपत्रक क्रमांक जिदेख -११०८ / प्र.क्र . १७८ / 
२ - स , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , दिनांक 
१२ मार्च २००८ . 


( ४ ) शासन निर्णय क्रमांक गट स -११०८ / प्र.क्र . १७८ / २ - स , 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , दिनांक १ डिसेंबर 
२००८ . 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक १८७४ / 
अर्थ / वसा / जिदेख / कामकाजाबाबत / ११ , दिनांक ९ मार्च 


२०११ . 

( ६ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जावक क्रमांक 
रासानिप्रा / कक्ष -११ / विकास संस्था / निवडणुका सुरू करणे / 
आदेश / ४१६७ / सन २०२१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 
( ७ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 
रासानिप्रा / कक्ष -१० / निवडणूक 
रासानिप्रा / कक्ष- १० / निवडणूक निधी तरतूद / ३८४/२०२१ , 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ . 

( ८ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 
रासानिप्रा / कक्ष -१ / अंदाजित निवडणूक निधी निर्धारित 
करणे / ३२३ ९ / २०२० , दिनांक १ डिसेंबर २०२० . 
( ९ ) या कार्यालयाचे पत्र जावक क्रमांक आस्था / निवडणूक / 
तिसरा टप्पा / म.या. / अर्हता दिनांक २० डिसेंबर २०२१ 
व ३१ डिसेंबर २०२१ , २ फेब्रुवारी २०२२ . 
( ९ ) या कार्यालयाकडील अवसायन अंतरिम आदेश जावक 
क्रमांक सनिशिं / ता देखरेख संघ / अवसायन / कलम १०२ / 
मध्यं.आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 
आदेश 


क्रमांक सनिशी / ता . देखरेख सह . संघ , शिंदखेडा / कलम १०२ ( १ ) 
( क ) व १०३ / अव . अंतिम आदेश / १५५७ / सन २०२२. - मी , संजय गिते , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे मला महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा / विधीशक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
व १०३ मधील तरतुदींनुसार वाचले क्रमांक १० अन्वयेचा या 
कार्यालयाकडील जा.क्र . सनिशिं / ता . देखरेख संघ / अवसायन / कलम १०२ / 
मध्यं . आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये दिलेला 


अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देत आहे . कलम 
१०३ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार श्री . गिरीष देविदास महाले , अवसायक , 
तालुका देखरेख सहकारी संघ मर्यादित , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
तथा सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे यांची संघाचे अवसायक 
म्हणून केलेली नेमणूक कायम करीत आहे . 


तसेच असाही आदेश देतो की , उक्त संघाचे अधिकारी व 
कर्मचारी यांनी संघाची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि 
सर्व दस्तऐवज / अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद आवसायक यांचेकडे 
सुपूर्द करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजी माझ्या 
सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 
संजय गिते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


शिंदखेडा , १८ जुलै २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १ ९ ६७ / सन २०२२. - श्री . एस . टी . 
मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ पावेतो २ दिवसांची 
८ 
वैद्यकीय रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०२२ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . 
एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . मलिये , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


नंदुरबार , १३ सप्टेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ ६७ 

above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8409 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 29th August 2022 
to 30th August 2022 prefixed Sunday falling on 
28th August 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . V. P. 
Desai , District Judge - 5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. R. Rathi , District 
Judge - 6 and Additonal Sessions Judge , Nashik 
with effect from 28th August 2022 after office 
hours to 1st September 2022 before office 
hours . 

Nashik , 2nd September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8410 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for fifteen ( 15 ) days with effect 
from 1st July 2022 to 15th July 2022 and 
Commuted Leave for seven ( 7 ) days from 16th 
July 2022 to 22nd July 2022 prefixed Commuted 
Leave from 6th June 2022 to 12th June 2022 
and Earned Leave from 13th June 2022 to 30th 
June 2022 is hereby granted to Smt . G. A. 
Bhagwat , 6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. V. Burade , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 2nd 
July 2022 to 11th July 2022 and 13th July 2022 
to 15th July 2022 and 16th July 2022 to 22nd 
July 2022 with Smt . P. A. Patil , 8th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik on 1st July 2022 and 
12th July 2022 . 

Nashik , 2nd September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8411 / 2022.- Earned Leave for 
eight ( 8 ) days with effect from 1st September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Holiday 
falling on 31st March 2022 suffixed holiday , 2nd 
Saturday and Sunday falling from 9th September 
2022 to 11th September 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Shri . 
P. D. Digraskar , Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. V. Gujrathi , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad 
with effect from 30th August 2022 after office 
hours to 8th September 2022 after office hours 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

with Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , District 
Judge - 12 , Nashik on 9th September 2022 with 
Shri . B. V. Wagh , District Judge - 4 , Nashik on 
10th September 2022 with Shri . V. P. Desai , 
District Judge - 5 , Nashik on 11th September 
2022 . 

permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . U. L. Pathak , 5th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 

Nashik , 3rd September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8412 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 2nd September 
2022 to 3rd September 2022 is hereby granted 
to Smt . R. M. Shinde , Distirct Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , 
District Judge - 12 and Additional Sessions Judge , 
Nashik on 2nd September 2022 with Dr. Shri . 
U. J. More , District Judge - 13 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on 3rd September 2022 . 
Nashik , 2nd September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8413 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling on 4th September 2022 suffixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandule , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 3rd 
September 2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 
Nashik , 2nd September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8414 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling on 4th September 2022 suffixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . S. R. Nimse , 6th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandule , 7th Joint 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 3rd 
September 2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


S. D. JAGMALANI , 

Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 2nd September 2022 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / मढी खुर्द नं . २ विका / मंजुरी / 
नाव बदल / ५०१ / सन २०२२. ज्याअर्थी , मढी खुर्द नंबर २ विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मढी खुर्द , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात 
अंशत : बदल करणेबाबत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ व त्याखालील 
नियम १४ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेच्या उपविधी क्रमांक १.१ 
मधील संस्थेच्या नावात अंशत : बदल करून श्रीपतराव गवळी 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मढी खुर्द , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर झाल्याचे याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे . 

कोपरगाव , ६ एप्रिल २०२२ . 


- 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / सुखसाई पत . / मंजुरी / नाव बदल / 
११२४ / सन २०२२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर याद्वारे सुखसाई तालुका नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेच्या उपविधी दुरुस्ती क्रमांक अ ( १ ) नुसार 
संस्थेचे नावात दुरुस्ती करून संस्थेचे नाव साईबालाजी तालुका 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १३ व नियम , १ ९ ६१ चा नियम १२ नुसार उपविधी 
दुरुस्त केल्याचे व त्याप्रमाणे संस्थेच्या मूळ नोंदणी प्रमाणपत्रात 
दुरुस्त केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / आरएसआर / 
सीआर / ८२८ / २००४ , दिनांक २२ मार्च २००४ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असे आहे . 


कोपरगाव , १३ सप्टेंबर २०२२ . 


६ ९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


ज्ञानदेव ठोंबळ , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर , 


No. EST / Leave / 8516 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 12th September 
2022 to 17th September 2022 prefixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 
suffixed Sunday falling on 18th September 2022 
with permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . S. M. Joshi , 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
8th September 2022 to 10th September 2022 
and 12th September 2022 to 19th September 
2022 before office hours with Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 11th 
September 2022 . 

Nashik , 6th September 2022 . 


vo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 


No. EST / Leave / 8517 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st September 
2022 to 3rd September 2022 suffixed Sunday on 
4th September 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Smt . S. R. 
Bandal , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandit , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori with effect from 
31st August 2022 after Remand Work to 5th 
September 2022 before office hours . 

Nashik , 6th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8518 / 2022.- Extended Earned 
Leave for two ( 2 ) days with effect from 3rd 
September 2022 to 4th September 2022 suffixed 
Earned Leave from 5th September 2022 to 8th 
September 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . R. K. 
Purohit , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 3rd 
September 2022 after office hours to 5th 
September 2022 before office hours . 

Nashik , 6th September 2022 . 


No. EST / Leave / 8519 / 2022.- Ex post facto Half 
Pay Leave for two ( 2 ) days with effect from 29th 
August 2022 to 30 August 2022 is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road , Nashik 
with effect from 29th August 2022 to 30th August 
2022 . 

Nashik , 6th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8520 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixed Sunday 
falling on 4th September 2022 , suffixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . M. S. Borale , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 3rd September 2022 after office hours to 
12th September 2022 before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 2nd September 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. 

EST / Leave / 8532 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 26th September 
2022 to 28th September 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Smt . 
S. N. Bhalerao , District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on condition to attend 
Regional Mediation Conference at Pune on 24th 
September 2022 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . M. V. Bhatia , District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 23rd September 2022 after 
office hours to 26th September 2022 before 
office hours with Smt . R. M. Shinde , District 
Judge - 11 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 26th September 2022 before 
office hours to 29th September 2022 before 
office hours . 

Nashik , 6th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8533 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 7th September 
2022 to 8th September 2022 suffixed Holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 6th 
September 2022 after office hours to 8th 
September 2022 after office hours . 
Nashik , 6th September 2022 . 


Order 


७१ 


No. EST / Leave / 8534 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 6th September 
2022 to 8th September 2022 suffixed Holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 8th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . G. P. Bawaskar , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandule , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 6th 
September 2022 to 12th September 2022 after 
office hours . 


S. D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 6th September 2022 . 


७२ 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L. & M.L./11359/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . W. J. Daithankar , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Order 


Shri . S. R. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Nature and Period of Leave 


3 

Earned Leave Ex post facto from 
12th September 2022 to 14th 
September 2022 prefixing holidays 
from 9th September 2022 to 11th 
September 2022 with permission to 
leave headquarter from 8th 
September 2022 after office hours 
to 15th September 2022 before 
office hours . 


Earned Leave 15th September 2022 
to 16th September 2022 suffixing 
holidays from 17th September 2022 
to 18th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 14th September 2022 after 
office hours to 18th September 2022 
before office hours . 


Earned Leave 5th September 2022 
to 8th September 2022 prefixing 
holiday on 4th September 2022 and 
suffixing holidays on 9th September 
2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 3rd September 2022 after office 
hours to 12th September 2022 
before office hours . 


Earned Leave 29th August 2022 to 
3rd September 2022 prefixing 
holidays on 26th August 2022 to 28th 
August 2022 and suffixing holidays 
on 4th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 25th August 2022 after office 
hours to 5th September 2022 before 
office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . M. K. Jadhav , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Sr. 

No. 


1 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


7 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


6 Shri . D. R. Deshpande , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 

Judge , Kopargaon . 


3 


Earned Leave from 14th September 
2022 to 16th September 2022 
suffixing holidays on 17th September 
2022 to 18th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 13th September 2022 after 
office hours to 19th September 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 12th September 
2022 to 16th September 2022 
prefixing holidays 9th September 
2022 to 11th September 2022 and 
suffixing holidays on 17th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 8th September 
2022 after office hours to 17th 
September 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
6th September 2022 
2022 to 8th 
September 2022 . 


Ahmednagar , 19th September 2022 . 


Charge is kept 

4 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


७३ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


७४ 


No. HKW / E.L . & M.L./11388/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 

1 


Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave 

No. 

Judicial Officers 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


LO 


5 


2 

Smt . V. P. Patil , 

5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Deshmukh , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zare , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 


Smt . A. R. Nagori , 
Civil Judge , Senior 
Division , Rahata . 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


3 

Medical Leave Ex post facto from 
14th September 2022 to 15th 
September 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
29th August 2022 to 30th August 
2022 . 


Earned Leave from 19th September 
2022 to 21st September 2022 
prefixing holidays 17th September 
2022 to 18th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 16th September 2022 after 
office hours to 22nd September 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
1st September 2022 to 3rd 
September 2022 suffixing holidays . 
4th September 2022 . 


Earned Leave from 15th September 
2022 to 16th September 2022 
suffixing holidays 17th September 
2022 to 18th September 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 14th September 2022 after 
office hours to 19th September 2022 
before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
25th July 2022 to 7th August 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . V. J. Dongre , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Kopargaon . 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Kopargaon . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 

Senior Division and 


Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Sr. 

No. 


1 

6 


7 


8 


9 


10 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 

Magistrate , Kopargaon . 


Shri . V. B. Kambale , 
Joint Civil Judge , Senior 

Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrirampur . 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


3 

Earned Leave from 12th September 
2022 to 14th September 2022 
prefixing holidays 9th September 
2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 8th September 2022 after office 
hours to 15th September 202 . 
before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
20th Augsut 2022 to 31st August 
2022 prefixing holidays on 19th 
August 2022 with permission to 
leave headquarters from 19th August 
2022 till 31st August 2022 . 


Earned Leave from 2nd September 
2022 to 3rd September 2022 . 


Earned Leave 3rd September 2022 . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 6th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 3rd September 
2022 after office hours to 7th 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 14th September 
2022 to 21st September 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 13th September 2022 after 
office hours to 22nd September 
2022 before office hours . 


७५ 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . D. P. Kasat , 

Civil Judge , Senior 

Division and Additional 
Chief Judicial 

Magistrate , Shrirampur . 


Smt . A. A. Shirwalkar , 
8th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . V. I. Shaikh , 

Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


७६ 


Sr. 

No. 


1 

12 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 14th September 
2022 to 16th September 2022 
suffixing holidays 17th September 
2022 to 18th September 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 13th September 2022 to 19th 
September 2022 before office hours . 


Ahmednagar , 19th September 2022 . 


Earned Leave from 12th September 
2022 to 14th September 2022 
prefixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 8th September 
2022 after office hours to 15th 
September 2022 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५२७१ / सन २०२२. - श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ 
सप्टेंबर २०२२ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या 
कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Smt . P. A. Patel , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

First Class , Shrirampur . 


SUNIL S. GOSAVI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . चैतन्य हरिश्चंद्र कुलकर्णी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


धुळे , २३ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शाहनवाज 
शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २००७ 


वाचले : ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


७७ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ८ ) 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक अप्रदा -५१ ९ / प्र.क्र .५ ९ / १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 
( ९ ) उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांचा दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक ६ जुलै २०२२ ) . 

आदेश 

क्रमांक विकास -२ / दादासो . एस . के . पाटील ना . सह . पत . जळगाव / क . १५६ / अधिकार / ३४०१ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
जळगाव या आदेशान्वये दादासो एस . के . पाटील नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस कायम 
करणेची तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( २ ) 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) 

संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून 

( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

( ५ ) 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ७ ) 

( ८ ) 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दादासो एस . के . पाटील नागरी 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा , कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


अ . क्र . 

१ 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७ / १२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) 

( VI ) 


लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


७ ९ 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

श्री . शरद सुदाम चौधरी 


२ श्री . विजय वासुदेव पाटील 


जळगाव , २१ जुलै २०२२ . 


हुद्दा 

३ 


विक्री व वसुली अधिकारी , 

दादासो एस . के . पाटील नागरी सहकारी 

सहकारी पतपेढी मर्यादित , जळगाव , 

तालुका - जिल्हा जळगाव . 

विक्री व वसुली अधिकारी , 

दादासो एस . के . पाटील नागरी सहकारी 

सहकारी पतपेढी मर्यादित , जळगाव , 
तालुका - जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


कार्यक्षेत्र 

५ 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 

कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

जळगाव जिल्हा . 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 

कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

जळगाव जिल्हा . 


संतोष बिडवई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २००७ 


वाचले : ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ८ ) 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक अप्रदा -५१ ९ / प्र.क्र .५ ९ / १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

( ९ ) आनंद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २२ जून २०२२ 
रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २२ जून २०२२ ) . 


आदेश 

१ ९ ६० 

क्रमांक विकास -२ / श्री गणेश अ . को - ऑप . क्रे . सोसा . भुसावळ / क . १५६ / अधिकार / ४०६२ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
जळगाव या आदेशान्वये आनंद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या बँकेचे 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस 
कायम करणेची तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन 
राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
- 

( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ८ ) 

वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


८१ 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , आनंद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा , कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


८२ 


अ . क्र . 

१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

श्री . मनोज हेमा महाजन 


जळगाव , १७ ऑगस्ट २०२२ . 


हुद्दा 

३ 


विक्री व वसुली अधिकारी , 

आनंद अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 

तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


कार्यक्षेत्र 

५ 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

भुसावळ तालुका . 


संतोष बिडवई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचावे.- अवसायक , दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात ) यांचेकडील प्रस्ताव , जा.क्र . १३/४ , दिनांक 
१५ जून २०२२ . 


अ . क्र . 


क्रमांक वि -११ / दिराजवाडेमंपिको.ऑप.बँक / क -१५६ / अधि . / ३०७० / सन २०२२ . - शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / 
१५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अभिजित देशपांडे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी 
म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त 
करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


१ 


अटी व शर्ती : 

( १ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नावे 
२ 


आदेश 


श्री . अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


३ 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


४ 


८३ 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे 
कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची 
जबाबदारी संस्थेचे संचालक मंडळ , मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / 
वसुली आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 


( ६ ) 

वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा 
“ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) 

त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व 
वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरेचा 

वापर करण्यात यावा . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात ) " असा फलक लावता येईल . 

,, 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . 
तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , 
स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता 
येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 
व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी 
आपली राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


धुळे , १६ सप्टेंबर २०२२ . 


अभिजित देशपांडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , जानवे , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


क्रमांक प्रशा- १ / नियो.महादेव / एएनआर / एकेएल / एलएफटी / ३१०२ / 
८८७ / सन २०२२. - नियोजित महादेव उपसा जलसिंचन सहकारी 
संस्था मर्यादित , विहीर , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ , क्रमांक एएनआर / 
एकेएल / एलएफटी / ३१०२ / सन २०२२ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचे वर्गीकरण आणि सहकारी 
संस्थेची वर्गवारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण उद्धरण 
जलसिंचन संस्था तसेच उपवर्गीकरण उपसा सिंचन संस्था आहे . 
सर्जेराव पुंजा कांदळकर , 
सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , अकोले , 
जिल्हा अहमदनगर . 


अकोले , १३ सप्टेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १२०० / सन २०२२. - मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , पाचोरा तालुका मत्स्य शेतकरी उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , वेरूळी बु , तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३५/२०२२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ हा आहे . 
जळगाव , १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १२१४ / सन २०२२ . - मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , छत्रपती शिवाजी महाराज महिला दूध 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएनआर / एजीआर / 
( ओ ) ( डी ) / ३३६ / २०२२ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ हा आहे . 
जळगाव , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


विलोपित आदेश 


८५ 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आ. / दू.उ.सं. / १२१५ / 
सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव एकता 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सतखेडा , तालुका धरणगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत या 
कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / सहकार / 
दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८ ९ / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२२ हा विलोपित आदेश ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २००२ / सन २०२२. - श्री . बी . एन . 
आरबाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांना दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०२२ ते 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . आरबाड यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
२ 
स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आलेले होते . 


८६ 


वरीलप्रमाणे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे 
कार्यभार श्री . एल . डी . हुली , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . आरबाड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १६ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २०२६ / सन २०२२ - श्रीमती सुविधा 
ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यांना दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०२२ पावेतो ५ दिवस अर्जित रजा व दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्रीमती 
सुविधा ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या कर्तव्यावर रुजू होईपावेतो 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . एस . बडगुजर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांच्याकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुविधा ग . पांडे / 
यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


नंदुरबार , १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / ५१३८ / सन २०२२ . - श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , 

जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण 
ते 
४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . मिर्झा जावेद जाफर 
बेग यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ५२७० / सन २०२२ - श्री . आसिफ बद्रेमुनिर 
तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ६ दिवस उपभोगलेल्या 
परिवर्तित रजेस दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ ( अनंत चतुर्दशी ) , दिनांक 
१० सप्टेंबर २०२२ ( दुसरा शनिवार ) , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ 
( रविवार ) व दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिर्झा 
जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १७ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५२६ ९ / सन २०२२ - श्री . निखील अजितकुमार 
गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०२२ या एक दिवसासाठी भोगलेल्या दोन दिवसांच्या 
अर्धवेतनी रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . निखील अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अय्युब बाबु शेख , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निखील 
अजितकुमार गुप्ता , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्धवेतनी रजेवर गेले नसते , 
तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , २३ सप्टेंबर २०२२ . 


८७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . आसिफ 
बद्रेमुनिर तहसिलदार यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मंगेश 
रमणलाल कायस्थ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आसिफ बद्रेमुनिर 
तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


धुळे , २३ सप्टेंबर २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


८८ 


No. HKW / E.L. & M.L./10925/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of 
No. Judicial Officers 


1 

1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


2 


4 


2 

Shri . B. M. Karlekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Order 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , Senior 

Division , Kopargaon . 


Period of Leave 


3 

Earned Leave from 3rd September 
2022 to 6th September 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 2nd September 2022 after 
office hours to 7th September 2022 
before office hours . 


Extended Earned Leave 16th August 
2022 in continuation of earlier 
Earned Leave from 17th August 
2022 to 20th August 2022 . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holiday 4th September 
2022 and suffixing holidays on 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave . 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 22nd August 

2022 to 25th August 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Smt . Y. M. Tiwari , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3rd September 2022 
after office hours till 
8th September 2022 
Shri . M. P. Pande , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar 
9th September 2022 till 
12th September 2022 
before office hours 
Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 

Senior Division and 


Additional Chief Judicial 

Magistrate , 
Ahmednagar . 


Shri . S. S. Bose , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 

Chief Judicial 

Magistrate , Kopargaon . 


Sr. 

No. 


1 

5 


( ) 


6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


2 

Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 

Magistrate , Shrigonda . 


Smt . A. B. Patil , 

4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


8 Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


3 

Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holiday 4th September 
2022 and suffixing holidays on 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Extended Earned Leave on 24th 
August 2022 . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holiday 4th September 
2022 and suffixing holidays on 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto on 16th 
August 2022 . 


८ ९ 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


3rd September 2022 
after office hours to 
10th September 2022 
after office hours 
Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar 
10th September 2022 
after office hours to 
12th September 2022 
before office hours 
Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 

7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


९ ० 


Sr. 
No. 


1 

9 


10 


11 


12 


12 - A 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Period of Leave 

Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


Smt . P. S. Bidkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Rahuri . 


3 

Earned Leave from 29th August 
2022 to 30th August 2022 prefixing 
holidays on 26th August 2022 to 28th 
August 2022 and suffixing holidays 
on 31st August 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 29th August 2022 after office 
hours to 1st September 2022 before 
office hours . 


Medical Leave from 18th August 
2022 to 20th August 2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 31st August 2022 prefixing 
holidays on 26th August 2022 to 28th 
August 2022 with permission to 
leave headquarters from 25th August 
2022 after office hours to 1st 
September 2022 before office hours . 


Earned Leave from 16th August 
2022 to 18th August 2022 suffixing 
holidays on 19th August 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 16th August 2022 after office 
hours to 19th August 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 1st September 
2022 to 8th September 2022 
suffixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 1st September 
2022 before office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . V. B. Shetty , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . R. S. Tapadiya , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


Smt . R. S. Tapadiya , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


Sr. 

No. 


1 


13 


14 


15 


16 


17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. V. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . K. A. Katkar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Smt . A. A. Kulkarni , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


3 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holidays on 4th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 25th August 2022 
after office hours to 5th September 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 5th September 
2022 to 8th September 2022 
prefixing holidays on 4th September 
2022 and suffixing holidays from 9th 
September 2022 to 11th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 3rd September 
2022 after office hours to 12th 
September 2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th August 2022 to 22nd August 
2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holidays on 4th September 
2022 with permission to leave 
headquarter from 25th August 2022 
after office hours to 5th September 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
8th August 2022 to 10th August 
2022 . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 25th August 2022 after office 
hours to 3rd September 2022 before 
office hours . 


Charge is kept 
4 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


९ १ 


Shri . N. P. Baji , 

2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 


Shri . N. P. Baji , 

2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 


Shri . V. I. Shaikh , 

Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . S. S. Mulani , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


९ २ 


Sr. 

No. 


1 


18 


19 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Shri . A. S. Deshpande , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


3 


Ahmednagar , 6th September 2022 . 


Earned Leave from 2nd September 
2022 to 6th September 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 1st September 2022 after office 
hours to 7th September 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 29th August 
2022 to 3rd September 2022 
prefixing holidays on 26th August 
2022 to 28th August 2022 and 
suffixing holidays on 4th September 
2022 with permission to leave 
headquarters from 25th August 2022 
after office hours to 5th September 
2022 before office hours . 


Charge is kept 
4 


1st September 2022 
after office hours to 
2nd September 2022 
before office hours 
Shri . S. S. Mulani , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata 
2nd September 2022 
before office hours to 
7th September 2022 
before office hours 
Shri . S. V. Khaire , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


25th August 2022 after 
office hours to 29th 
August 2022 before 
office hours 

Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner 
29th August 2022 
before office hours to 
5th September 2022 
before office hours 
Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 

First Class , Akole . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUNIL S. GOSAVI , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ ९ ३ 

Order 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8767 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for one ( 1 ) day 3rd August 
2022 is hereby granted to Shri . N. R. Bhalgat , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. B. Shriram , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon on 3rd August 
2022 . 

Nashik , 15th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8768 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for one ( 1 ) day 12th August 
2022 is hereby granted to Shri . N. R. Bhalgat , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . U. B. Shriram , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon on 12th August 
2022 . 

Nashik , 15th September 2022 . 


No. EST / Leave / 8769 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 6th September 
2022 to 8th September 2022 suffixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . N. R. Bhalgat , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. G. Chimankar , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon with effect 
from 5th September 2022 after office hours to 
12th September 2022 before office hours . 
Nashik , 15th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8770 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 2nd September 2022 to 3rd September 
2022 suffixed Sunday falling from 4th September 
2022 is hereby granted to Shri . S. G. Chimankar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . N. R. Bhalgat , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon with effect . 
from 2nd September 2022 after office hours to 
3rd September 2022 before office hours . 

Nashik , 15th September 2022 . 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


No. EST / Leave / 8772 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
5th September 2022 and 6th September 2022 is 
hereby granted to Smt . P. S. Mali , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Raod , Nashik 
from 5th September 2022 to 6th September 
2022 . 

Nashik , 15th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8773 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 5th September 
2022 to 8th September 2022 suffixed holiday , 
2nd Saturday and Sunday falling from 9th 
September 2022 to 11th September 2022 is 
hereby granted to Shri . A. S. Kamble , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Yeola . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Rathod , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola with effect from 
5th September 2022 to 8th September 2022 . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 15th September 2022 . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २०६५ / सन २०२२. - श्री . आर . जी . 
मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार 
यांना दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
पावेतो 3 दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . जी . मलशेट्टी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते आपण कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार निम्न 
स्वाक्षांकित यांचेकडेस राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , २३ सप्टेंबर २०२२ . 


संदर्भ.- ( ३ ) श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांचे पत्र जावक 
क्रमांक १ ९ २२ / २०२२ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २०८५ / सन २०२२. - श्री . आर . जी . 
मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार 
यांना दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी संदर्भ क्रमांक ३ चे अर्जातील विनंतीनुसार 
त्यांना मंजूर केलेली दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिांक २८ सप्टेंबर 
२०२२ अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी दिनांक २६ 
सप्टेंबर २०२२ रोजीची एक दिवस किरकोळ रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे अर्जित रजा रद्द झाल्याची नोंद श्री . आर . जी . 
मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार 
यांचे पुस्तकात घेण्यात यावी . 


नंदुरबार , २७ सप्टेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ५३६४ / सन २०२२. - धुळे जिल्हा न्यायालयाचा 
कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२ / ५२७१ / २०२२ , दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०२२ अन्वये श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांना 
यापूर्वी दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ सप्टेंबर 
२०२२ ( चौथा शनिवार ) , दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ ( रविवार ) या 
सुट्ट्यांना जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आलेली होती . 


श्री . शाहनवाज शब्बीर सय्यद , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांनी त्यांना 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ अशा 
३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा रद्द होणेसाठी 
विनंती अर्ज सादर केलेला असल्याने त्यांना यापूर्वी मंजूर करण्यात 
आलेली वरील कालावधीतील अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे . 


धुळे , २८ सप्टेंबर २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


९ ५ 


क्रमांक वि -२ / कृउबास / तळोदा / १५ - अ / प्रशासक / नियुक्ती / आदेश / 
१७१ ९ / सन २०२२.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम १५ ( अ ) ( १ ) मधील तरतुदीन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , भारती ठाकूर , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
तळोदा , तालुका तळोदा , जिल्हा नंदुरबार या बाजार समितीचे 
कामकाज पाहण्यासाठी श्री . एस . जी . खैरनार , प्रभारी सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , तळोदा यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . प्रशासक यांनी सदर बाजार समितीचा पदभार तत्काळ 
घेऊन तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


सदर आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

नंदुरबार , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

- 

क्रमांक विकास / जिल्हा सहकारी बोर्ड / मध्यं.आदेश / ११८५ / सन 
२०२२ – मी , भारती ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार नंदुरबार जिल्हा सहकारी बोर्ड 
लिमिटेड , नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतुदीनुसार मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे आणि याच अधिनियमातील तरतुदीनुसार संस्थेवर 
श्री . भा . ला . साबळे , तालुका लेखापरिक्षक , शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच संस्थेस सूचित करण्यात येत की , संस्थेचे अंतिम समापन 
करणेसाठी सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? 
याबाबत लेखी म्हणणे / खुलासा सदर आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याचे आत म्हणजेच दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजी दुपारी ३.०० 
वाजता या कार्यालयास समक्ष उपस्थित राहून सादर करावा . संस्थेशी 
संबंधित अधिकारी / पदाधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून खुलासा ' 
लेखी म्हणणे प्राप्त न झाल्यास सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येईल संस्थेचा अवसायनाचा अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात 
येईल , याची नोंद घ्यावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मे २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , ३० मे २०२२ . 


भारती ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अन्वये संस्थेची वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण 
कर्ज देणारी साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे . 

वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१ ९ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १८ मधील तरतूद . 


९ ६ 


( २ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक 
सनिको / प्रशा -१ / सर्वे / अह / मातृसंजीवनी / अंतिम / आ / १५ , 
दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ . 


( ३ ) अवसायक यांचेकडील पुनर्जीवन होणेबाबतचे पत्र व 
नमुना ह मधील अर्ज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . सनिको / प्रशा -१ / मृतसंजीवनी 
गृह . / पुनर्रचना / प्रा.आदेश / २०२२ , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा आदेश . 


आदेश 

क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / मातृसंजीवनी गृह / पुनर्जीवन / ११ ९ ४ / सन 
२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ 
- 
व त्याखालील नियम १८ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
मातृसंजीवनी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , सहजानंदनगर , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाकडील वाचावे क्रमांक ४ अन्वये दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा प्रारूप आदेश अंतिम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी पारीत केले आहे . 


अहमदनगर , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


नामदेव ठोंबळ , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 

क्रमांक सनिस / विकास -२ / बिरसामुंडा / आदिवासीसेवकपत / नोंदणी / 
अधिसूचना / १०१८ / सन २०२२- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सटाणा , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक हे जाहीर करीत आहे 
की , बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक सहकारी संस्था मर्यादित , 
सटाणा , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / आरएसआर / 
( सीआर ) / ५ ९ ४ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ 
असा आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 


सटाणा , २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


जितेंद्र भुजंगराव शेळके , 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , सटाणा , 
जिल्हा अहमदनगर . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


जळगाव , २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


क्रमांक जेजीए / ( जेजीए ) / आरएसआर / सीआर / १४५ / ज्ञापन / 
सन २०२२ . - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव हे 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , जळगाव जिल्हा शासकीय आरोग्य 
कर्मचारी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , जळगाव , तालुका - जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक जेजीए / ( जेजीए ) / आरएसआर / 
सीआर / १४५ / २०२२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ या क्रमांकाने 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधनसंपत्ती संस्था 
असून उपवर्गीकरण वेतनदारांच्या सहकारी संस्था असे आहे . 


संतोष बिडवाई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


३ 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१५८ / सन २०२२. - श्री . अक्षय 
रमेशराव कुलकर्णी , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०२२ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ पावेतो ५ दिवस अर्जित रजा 
व दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अक्षय रमेशराव कुलकर्णी यांना 

३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 

होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री . 
अक्षय रमेशराव कुलकर्णी , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्री . संदीप भा . मोरे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अक्षय रमेशराव 
कुलकर्णी , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १ ऑक्टोबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१८६ / सन २०२२ - श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०२२ पावेतो ११ दिवस अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री . 
पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्रीमती 
ए . के . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 


आदेश 


९ ७ 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१८५ / सन २०२२ - श्री . बी . एन . 
आरबाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांना दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ व 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ पावेतो २ दिवस अर्जित रजा आणि 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची ( दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दसऱ्याची सुट्टी , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची २ रा शनिवार व दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा रविवारची सुट्टीसह ) परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . आरबाड यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आलेले होते . 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते श्री . 
बी . एन . आरबाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . आरबाड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

2022 is hereby granted to Shri . D. S. Zanvar , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१८७ / सन २०२२ - श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०२२ पावेतो ६ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ५ 
ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री . 
पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्रीमती 
ए . के . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8962 / 2022 . - Ex post facto 
Commuted Leave for three ( 3 ) days with effect 
from 15th September 2022 to 17th September 
2022 suffixed Sunday falling from 18th September 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
15th September 2022 to 17th September 2022 . 


SHRICHAND D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 26th September 2022 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 8982 / 2022.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day on 13th September 2022 is hereby 
granted to Smt . P. N. Mali , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road 13th 
September 2022 . 

Nashik , 26th September 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 


No. 

EST / Leave / 8983 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 19th September 
2022 to 21st September 2022 with permission 
to leave headquarter is hereby granted to Shri . 
K. K. Chafale , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nikam , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
18th September 2022 after office hours to 22nd 
September 2022 before office hours . 

Nashik , 28th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8984 / 2022.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day on 26th September 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . S. S. Deshmukh , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road on 26th 
September 2022 . 

Nashik , 26th September 2022 . 


९९ 


No. EST / Leave / 8985 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from on 19th September 2022 to 20th 
September 2022 is hereby granted to Smt . M. 
M. Alone , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. G. Kuvalekar , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri with effect from 
19th September 2022 to 20th September 2022 . 
Nashik , 26th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8997 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from on 27th 
September 2022 to 29th September 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri . S. G. Dubale , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. A. Lomte , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 27th 
September 2022 before office hours to 30th 
September 2022 before office hours . 

Nashik , 28th September 2022 . 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Order 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


No. EST / Leave / 8998 / 2022.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day with effect from on 22nd September 
2022 is hereby granted to Smt . P. S. Mali , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road , Nashik on 
22nd September 2022 . 

Nashik , 28th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 8999 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) day with effect from on 3rd October 
2022 to 6th October 2022 prefixed Sunday falling 
on 2nd October 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri . A. S. 
Kashti , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. G. Tamboli , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana with effect from 1st October 
2022 after office hours to 7th October 2022 
before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 28th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 9000 / 2022.- Earned Leave for 
fourty five ( 45 ) days with effect from 5th 
September 2022 to 19th October 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . S. N. Shetty , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. P. Bhavsar , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 3rd 
September 2022 after office hours to 5th 
September 2022 before office hours with Shri . 
T. A. Sandhu , 3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon with effect from 5th September 2022 
before office hours to 20th October 2022 before 
office hours . 

Nashik , 26th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 9001 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 16th September 
2022 to 17th September 2022 is hereby granted 
to Smt . R. M. Shinde , District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
- 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte 
Reddy , District Judge - 12 and Additional Sessions 
Judge , Nashik with effect from 16th September 
2022 to 17th September 2022 . 

Nashik , 26th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 9002 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 26th September 
2022 to 28th September 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Shri . 
M. A. Shinde , District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. M. Shinde , District 
Judge - 11 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 26th September 2022 before 
office hours to 29th September 2022 before 
office hours . 

Nashik , 26th September 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 9003 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 20th September 
2022 to 22nd September 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Smt . 
A. A. Pandule , 7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
19th September 2022 after office hours to 22nd 
September 2022 after office hours . 

Nashik , 26th September 2022 . 


Order 


909 


No. EST / Leave / 9004 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 21st September 
2022 to 23rd September 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Smt . 
V. S. Malkalpatte - Reddy , District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Dr. U. J. More , District 
Judge - 13 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 20th September 2022 after 
office hours to 23rd September 2022 before 
Second Session with Smt . M. V. Bhatia , District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 23rd September 2022 after first 
Session to 24th September 2022 before office 
hours Smt . R. M. Shinde , District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , Nashik on 8th 
September 2022 . 


SHRICHAND D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 26th September 2022 . 


१०२ 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L. & M.L./12424/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Nature and Period of Leave 


1 

1 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


5 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Smt . V. P. Patil , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . S. G. Agrawal , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . V. B. Kambale , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Order 


Additional Chief Judicial 

Magistrate , Shrirampur . 


3 

Earned Leave Ex post facto from 
3rd October 2022 to 4th October 
2022 prefixing holiday on 2nd 
October 2022 . 


Earned Leave from 13th October 
2022 to 15th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 12th October 2022 after office 
hours to 16th October 2022 before 
office hours . 


Earned Leave Ex post facto from 
10th October 2022 to 12th October 
2022 with permission to leave 
headquarter from 10th October 2022 
to 12th October 2022 . 


Earned Leave from 6th October 
2022 to 7th October 2022 prefixing 
holiday 5th October 2022 and 
suffixing holidays from 8th October 
2022 to 9th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 4th October 2022 after office 
hours to 10th October 2022 before 
office hours . 


Earned Leave Ex post facto on 10th 
October 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . V. J. Dongre , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zate , 

17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Civil Charge 
Shri . S. S. Bose , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Criminal Charge 
Smt . S. M. Bansod , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 


Judicial Magistrate , First 

Class , Kopargaon . 


Shri . D. P. Kasat , 

Civil Judge , 

Senior Division , 
Shrirampur . 


Sr. 

No. 


1 

6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


9 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . A. V. Dhore , 
Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . P. D. Yavatkar , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


8 Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Akole . 


Smt . S. M. Waghmare , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner . 


3 


Earned Leave from 18th October 
2022 to 21st October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 17th October 2022 after office 
hours till 21st October 2022 . 


Earned Leave from 6th October 
2022 to 7th October 2022 prefixing 
holiday 5th October 2022 and 
suffixing holidays from 8th October 
2022 to 9th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 4th October 2022 after office 
hours to 10th October 2022 before 
office hours . 


Earned Leave on 13th October 
2022 with permission to leave 
headquarter from 12th October 2022 
after office hours to 14th October 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 6th October 
2022 to 7th October 2022 prefixing 
holiday 5th October 2022 and 
suffixing holidays from 8th October 
2022 to 9th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 4th October 2022 after office 
hours to 10th October 2022 before 
office hours . 


Earned Leave Ex post facto from 
12th October 2022 to 13th October 
2022 with permission to leave 
headquarter from 12th October 2022 
till 13th October 2022 . 


१०३ 


17th October 2022 after 
office hours to 21st 
October 2022 before 
office hours 

Smt . S. M. Tamgadge , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 


First Class , Ahmednagar . 

dated 21st October 2022 


Smt . V. V. Supekar , 
3rd Joint Civil Judge , 

Junior Division and 

Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

First Class , Sangamner . 


908 


Sr. 

No. 


1 

10 


11 


12 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Smt . M. M. Gangurde , 

3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 

Class , Sangamner . 


Smt . E. V. Dhande , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. V. More , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 

Shrirampur . 


3 

Medical Leave Ex post facto on 28th 
September 2022 . 


Ahmednagar , 15th October 2022 . 


Earned Leave from 17th October 
2022 to 21st October 2022 prefixing 
holiday on 16th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 16th October 2022 after 
Dragon Software Training till 21st 
October 2022 . 


Earned Leave Ex post facto from 
26th September 2022 to 1st 
October 2022 prefixing holiday from 
24th October 2022 to 25th October 
2022 and suffixing holiday on 2nd 
October 2022 with permission to 
leave headquarter from 23rd 
September 2022 after office hours 
to 3rd October 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 6th October 
2022 to 7th October 2022 prefixing 
holiday 5th October 2022 and 
suffixing holidays from 8th October 
2022 to 9th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 4th October 2022 after office 
hours to 10th October 2022 before 
office hours . 


Charge is kept 

4 

Smt . P. R. Palwe , 
4th Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Sangamner . 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


23rd October 2022 
after office hours till 
1st October 2022 
Smt . S. V. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa 
from 2nd October 2022 
to 3rd October 2022 
before office hours 
Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 
Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUNIL S. GOSAVI , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./12429/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of 
No. Judicial Officers 


1 

1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ ते जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


2 


3 


2 

Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . Y. P. Manthankar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad - hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Nature and Period of Leave 


Ahmednagar , 15th October 2022 . 


3 

Earned Leave from 6th October 
2022 to 7th October 2022 suffixing 
holidays on 8th October 2022 and 
9th October 2022 with permission . 
to leave headquarter from 6th 
October 2022 before office hours to 
10th October 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 13th October 
2022 to 19th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 13th October 2022 to 19th 
October 2022 . 


Earned Leave from 10th October 
2022 to 12th October 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 10th October 2022 to 12th 
October 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


१०५ 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


